Reg . No . NPCITY/ 236 / 2015 -17 
Published on 24th September 2015 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष १, अंक ३४] गुरुवार ते बुधवार , सप्टेंबर १७-२३ , २०१५ / भाद्रपद २६- आश्विन १, शके १९३७ 


[ पृष्ठे ६८, किंमत : रुपये १० . ०० 


___ स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 
पृष्ठे 


पृष्ठे 


नाही . 


१ - ४ 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार- ब 
व चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित 

असलेले नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ., केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ . -( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ), केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , 
जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक 
निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात 
आलेले आदेश व अधिसूचना . 


१ - ६८ 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( अ . वि . पु .) , म . शा . रा . , अ . क्र . १०१७ . 

अधीक्षक , सार्वजनिक न्यास नोंदणी, यांजकडून 

चौकशीची जाहीर नोटीस 


परिशिष्ट - XXIIIA 
क्रमांक ६६४ - २०१५-(किरकोळ ). 

सर्व संबंधित लोकांना या जाहीर नोटीसीद्वारे कळविण्यात येते की , सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था तथा मा . सहाय्यक धर्मादाय आयुक्त , 
सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय , वाशिम विभाग , वाशिम यांचे कार्यालयास दिनांक २४- ०१- २०१४ रोजी आग लागल्यामुळे संत झोलेबाबा मागास 
जाती जमाती आदिवासी तथा दुर्बल घटक सर्वागीण विकास मंडळ , वाई कारंजा , नोंदणी क्रं .- महाराष्ट्र १९७३- १९८९ ( अकोला ) व एफ - २०६५ 
( अकोला) या संस्थेच्या प्रकरणाचे रेकॉर्डचे आगीत नुकसान झाल्यामुळे मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम , १९५० चे कलम ७९ अअ 
प्रमाणे श्री . देविदास पुंडलिक काळबांडे यांनी या न्यासाची मेमोरन्डम ऑफ असोशिएशन नियम व नियमावलीची प्रत पुनर्गठीत करीता अर्ज सादर केला 
आहे. 


अ-एक- १ ( १६३२) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १७- २३ , २०१५/ भाद्रपद २६- आश्विन १ , शके १९३७ 


सर्व संबंधीत लोकांस या जाहीर नोटीसद्वारे कळविण्यात येते की , सहाय्यक धर्मादाय आयुक्त , वाशिम विभाग हे वर नमुद केलेल्या न्यासाच्या 
संबंधी व चौकशी संबंधी मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम , १९५० चे कलम ७९ अअ अन्वये रेकॉर्ड पुनर्गठीत करणेकामी व परिशीष्ट - १ चे 
अकोला रेकॉर्ड पुनर्गठीत करणेकामी चौकशी करीत आहेत . तरी सदर जाहिरात प्रसिद्धीनंतर सदर संस्थेच्या रेकॉर्डचे पुनर्गठीत व रेकॉर्ड कायम 
करण्याबाबत कुणालाही काही हरकत / आक्षेप असल्यास नोटीस प्रसिद्ध केल्यापासून तीस दिवसांच्या आत या कार्यालयात अर्जदाराने सादर केलेल्या 
रेकॉर्डचेनिरीक्षण करुन व त्या कागदपत्रांना हरकत असल्यास त्यांनी त्यांच्याकडे असलेल्या योग्य त्या कागदपत्रासह लेखी आक्षेप नोंदवावा . सदर 
कालावधीनंतर प्राप्त झालेल्या हरकती अथवा आक्षेप विचारात घेतला जाणार नाही. तद्नंतर सदर संस्थेचे/न्यासाचेप्राप्त झालेले उपरोक्त कागदपत्रे 
हे मुळ रेकॉर्ड म्हणून अंतिम व कायम करण्यात येतील. 


ही नोटीस माझ्या सहीनिशी व मा . सहाय्यक धर्मादाय आयुक्त , वाशिम विभाग , वाशिम यांच्या शिक्क्यानिशी आज दि . ११ सप्टेंबर २०१५ रोजी 
दिली. 


दिनांक : ११ सप्टेंबर २०१५ . 


भाग १ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १०१८ . 


चौकशीची जाहीर नोटीस 


परिशिष्ट - XXIIIA 


क्रमांक चौ . क्र .- ७१७- २०१५ -(किरकोळ). 


सर्व संबंधित लोकांना या जाहीर नोटीसद्वारे कळविण्यात येते की , सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था तथा मा . सहाय्यक धर्मादाय आयुक्त , 
सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय , वाशिम विभाग , वाशिम यांचे कार्यालयास दिनांक २४ -०१- २०१४ रोजी आग लागल्यामुळे श्री . दगडूसिंग नाईक 

जि . वाशिम, नोंदणी क्रमांक महा- ३७० , एफ - ४३५ ( अकोला ) या संस्थेच्या प्रकरणाचे रेकॉर्डचे आगीत 
नुकसान झाल्यामुळे मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम , १९५० चे कलम ७९ अअ प्रमाणे श्री . दिनेश सुभाषराव राठोड यांनी या न्यासाची 
मेमोरॅन्डम ऑफ असोसिएशन व नियम व नियमावली व बदल अर्ज चौ . क्र . १९ / ८६, ४९८/ ९५, व ५३८ /०३ तसेच नोंदणी क्र . महा-३७० ( अकोला ), 
एफ - ४६५ ( अकोला) चे प्रमाणपत्र व पी . टी . आर. ( परिशिष्ट- १) ची प्रत पुनर्गठीत करणेकरीता अर्ज सादर केला आहे . 

सर्व संबंधीत लोकांस या जाहीर नोटीसद्वारे कळविण्यात येते की , सहाय्यक धर्मादाय आयुक्त , वाशिम विभाग हे वर नमूद केलेल्या न्यासाच्या 
संबंधी व वर नमूद केलेल्या रेकॉर्ड संबंधी मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम , १९५० चे कलम ७९ अअ अन्वये रेकॉर्ड पुनर्गठीत करणेकामी 
व परिशीष्ट - १ चे अकोला रेकॉर्ड पुनर्गठीत करणेकामी चौकशी करीत आहेत . तरी सदर जाहिरात प्रसिद्धीनंतर सदर संस्थेच्या रेकॉर्डचे पुनर्गठीत व 
रेकॉर्ड कायम करण्याबाबत कुणालाही काही हरकत/ आक्षेप असल्यास नोटीस प्रसिद्ध केल्यापासून तीस दिवसांच्या आत या कार्यालयात अर्जदाराने 
सादर केलेल्या रेकॉर्डचेनिरीक्षण करुन व त्या कागदपत्रांना हरकत असल्यास त्यांनी त्यांच्याकडे असलेल्या योग्य त्या कागदपत्रासह लेखी आक्षेप 
नोंदवावा . सदर कालावधीनंतर प्राप्त झालेल्या हरकती अथवा आक्षेप विचारात घेतला जाणार नाही . तदनंतर सदर संस्थेचे/न्यासाचे प्राप्त झालेले 
उपरोक्त कागदपत्रे हे मुळ रेकॉर्ड म्हणून अंतिम व कायम करण्यात येतील . 


ही नोटीस माझ्या सहीनिशी व मा . सहाय्यक धर्मादाय आयुक्त , वाशिम विभाग , वाशिम यांच्या शिक्क्यानिशी आज दि . १६ सप्टेंबर २०१५ रोजी 
दिली. 


वाशिम 
दिनांक : १६ सप्टेंबर २०१५ . 


( अवाच्य ), 

अधीक्षक , 
सहायक धर्मादाय आयुक्त कार्यालय , 
सार्वजनिक न्यास नोंदणी , 

वाशिम . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर १७- २३ , २०१५/ भाद्रपद २६- आश्विन १ , शके १९३७ 


भाग १ ( अ .वि . पु .). म . शा . रा ., अ . क्र . १०१९ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
क्र . प्र . अ.- भू . सं .- अ. का .- कावि -९८८ - २०१५ . 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना महसूल व 
वनविभाग क्र . संकिर्ण११ - २०१४ -प्र. क्र . ७७- अ- २, दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) 
याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या 
जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांना सोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमिन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे 
वाटते . ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे , 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम (१ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीन 
मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत . ) 

आणि ज्याअर्थी सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोट-कलम (१ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा.) 

त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , हि अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका -यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातुन सुट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम (५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यात पुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे .) यांच्या नियम १० च्या उप 
नियम ( ३ ) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्यावती करणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखिल घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - याची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) अप्पर वर्धा प्रकल्प क्रमांक ४, अमरावती यांना पदनिर्देशीत करीत आहे . 


अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 

भू. सं . प्र. क्र . ५- ४७ -२०१४- २०१५ 
गाव - राजुरा , तालुका - अचलपूर , जिल्हा - अमरावती 
अनुक्रमांक सर्व्हे नंबर/ गट 

अंदाजित क्षेत्र 
नंबर 

( ३) 
हे . आर 
०१४ 
० १२ 


एकूण . . 


०२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर १७-२३ , २०१५/ भाद्रपद २६ - आश्विन १ , शके १९३७ 


अनुसूची – दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


सापन नदी प्रकल्प 


प्रकल्पाचे नाव 


सापन नदी प्रकल्प 


प्रकल्पकार्याचे वर्णन 


सापन नदी प्रकल्पाच्या कालव्याच्या कामाकरिता . 


समाजिक मिळणारे लाभ 


या प्रकल्पाद्वारे ०. २६ हे . आर जमिनीस अप्रत्यक्षसिंचनाचा फायदा होणार असून लाभ 
क्षेत्रातील संबंधीत शेतक -यांचे जिवनमान उंचावणार आहे . शेतक -यांचे उत्पन्न वाढून 
कृषी संपत्तीत वाढ होईल . 


अनुसूची – तीन 


विस्थापनाची आवश्यकता नाही . सबब माहीती निरंक . 


बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग 
पाडणारी कारणे . 


अनुसूची - चार 


( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास 
करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग ४ अ , महसूल व वन विभाग , मुंबई 
दिनांक १३ मार्च, २०१५ मधील अधिसूचना अन्वये सुट देण्यात आली आहे . 


अनुसूची – पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


( अ ) 


प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका -याचे पदनाम : 


प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. 


( ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


निरंक 


निरंक 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती 

करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 


टीप :- उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भुसंपादन ), अप्पर वर्धा प्रकल्प , क्रमांक ४ , अमरावती यांच्या कार्यालयामध्ये 

निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( अ.वि . पु.). म. शा . रा ., अ . क्र . १०२० . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्र . प्र . अ .- भू . सं .- अ . का .- कावि -९८९ -२०१५. 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्र . 
संकिर्ण११- २०१४-प्र .क्र . ७७- अ- २, दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे .) याद्वारे, असे 
अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील 
५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 

___ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची - एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे .) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १७- २३ , २०१५/ भाद्रपद २६- आश्विन १ , शके १९३७ 


५ 


ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते . ज्याच्या 
स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे , 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट- कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 

__ आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- तीन 
मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत .) 

आणि ज्याअर्थी सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चार मध्ये दिलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची- पाच मध्ये दिलेला आहे (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा. ) 

त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, हि अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण- चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही. 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातुन सुट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( ५) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यात पुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे .) यांच्या नियम १० च्या उप 
नियम ( ३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्यावती करणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-याची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) अप्पर वर्धा प्रकल्प क्रमांक ४, अमरावती यांना पदनिर्देशीत करीत आहे . 


अनुक्रमांक 

( १ ) 


अंदाजित क्षेत्र 


अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 

भू . सं.प्र.क्र . १०१- ४७-२०१२-२०१३ 
गाव - अंबाडा कंडारी , तालुका - अचलपूर , जिल्हा - अमरावती 
अंदाजित क्षेत्र अनुक्रमांक सर्व्हे नंबर/ गट नंबर 

(२) 
हे . आर 
००७ 

१०० 
१२८ 
१२९ 


सर्व्हे नंबर / गट नंबर 

( २ ) 


हे . आर 
००२ 


७२ / १ 


९३ / १ 


० 


० 


० 


० 


० 


१३० 


० 


० 


१३१ 


० 


० 


१३२ 


० 


० 


१३२ 


० 


० 


१३४ 


० 


० 


० 


१३५ 
१३९ 


० 


० 


० 


० 


१२३ 
१२२ 


० 


० 


१६१/ १ 
१६१/ २ , १६२ / ३ 
१६१/ ४ 
१६१/ ५ 
१५८ 
१५९ 
१६० 
१७१ पै 
१७१ पै 
७३ 


० 


१२१ 


० 


० 


१२० 


० 


० 


१५४ 


० 


० 


० 


० 


० 


अ - एक - २ ( १६३२ ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १७-२३ , २०१५/ भाद्रपद २६- आश्विन १ , शके १९३७ 


U 


अनुसूची - एक - चालू 


हे . आर 


० 


० १८ 
० १२ 


० 


० 


० 


० 


१५ / १ 


० 


प 


० 


एकूण . . 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


: - 


सापन नदी प्रकल्प 


प्रकल्पाचे नाव 


सापन नदी प्रकल्प 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


सापन नदी प्रकल्पाच्या कालव्याच्या कामाकरिता . 


समाजिक मिळणारे लाभ 


या प्रकल्पाद्वारे ५. ४४ हे . आर जमिनीस अप्रत्यक्षसिंचनाचा फायदा होणार असून लाभ 
क्षेत्रातील संबंधीत शेतक -यांचे जिवनमान उंचावणार आहे . शेतक -यांचे उत्पन्न वाढून 
कृषी संपत्तीत वाढ होईल . 


अनुसूची – तीन 


: - विस्थापनाची आवश्यकता नाही . सबब माहीती निरंक . 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग 
पाडणारी कारणे. 


अनुसूची – चार 


( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 


: - 


सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ( सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने 
दिलेला ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग ४ अ महसूल व वन विभाग मुंबई 
दिनांक १३ मार्च, २०१५ मधील अधिसुचना अन्वये सुट देण्यात आली आहे . 


अनुसूची – पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम : 


प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. 


( ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


निरंक 


निरंक 


ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती 
करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 


टीप :- उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भुसंपादन ) अधिकारी , अप्पर वर्धा प्रकल्प , क्रमांक ४ , अमरावती यांच्या कार्यालयामध्ये 

निरीक्षण करता येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १७-२३ , २०१५/ भाद्रपद २६- आश्विन १ , शके १९३७ 


७ 


भाग १ ( अ .वि . पु.). म . शा . रा ., अ . क्र . १०२१ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
क्र . प्र. अ.- भू . सं.- अ . का .- कावि -९९०- २०१५ . 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्र . 
संकिर्ण११- २०१४ -प्र .क्र . ७७- अ - २, दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे .) याद्वारे , असे 
अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील 
५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमिन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचेमानण्यात येईल . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते . ज्याच्या 
स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे , 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट- कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची -तीन 
मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापण होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत .) 

आणि ज्याअर्थी सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चार मध्ये दिलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची -पाच मध्ये दिलेला आहे (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा .) 

___ त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , हि अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही. 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका -यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातुन सुट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका -यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५ ) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यात पुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे .) यांच्या नियम १० च्या उप 
नियम ( ३ ) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्यावती करणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-याची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) अप्पर वर्धा प्रकल्प क्रमांक ४, अमरावती यांना पदनिर्देशीत करीत आहे . 


अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भू.सं .प्र .क्र . ११९- ४७-२०१२ - २०१३ 
गाव - सुरळी , तालुका - वरुड , जिल्हा - अमरावती 
अंदाजित क्षेत्र 

अनुक्रमांक सर्व्हे नंबर / गट नंबर 


अनुक्रमांक 


सर्व्हे नंबर / गट नंबर 


अंदाजित क्षेत्र 


( १ ) 


( २ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


हे . आर 
० १० 


c 


९५/ १ 


००५ 


wo 


९२/ ४ 
९२/ ३ 


C 


९५/ २ 


० ११ 


००६ 


९५/ ३ 


० ११ 


एकूण . . 


० ४३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर १७- २३ , २०१५/ भाद्रपद २६- आश्विन १ , शके १९३७ 


अनुसूची – दोन 
: - चांदस वाठोडा प्रकल्प 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


चांदस वाठोडा प्रकल्प 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


चांदस वाठोडा प्रकल्पाच्या कालव्याच्या मुख्य कालव्याकरिता . 


समाजिक मिळणारे लाभ 


या प्रकल्पाद्वारे जमिनीस प्रत्यक्ष सिंचनाचा फायदा होणार असून लाभ क्षेत्रातील संबंधीत 
शेतक -यांचेजिवनमान उंचावणार आहे . शेतक -यांचे उत्पन्न वाढून कृषी संपत्तीत वाढ 
होईल . 


अनुसूची – तीन 
: - विस्थापनाची आवश्यकता नाही. सबब माहीती निरंक . 


बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग 
पाडणारी कारणे . 


अनुसूची – चार 


( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 


: 


सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ( सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने 
दिलेला ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग ४ अ महसुल व वन विभाग मुंबई 
दिनांक १३ मार्च, २०१५ मधील अधिसुचना अन्वये सुट देण्यात आली आहे . 


अनुसूची – पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका -याचे पदनाम : 


प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. 


प्रशासनाच्या 


चा पत्ता 


निरंक 


( ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती 

करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 


निरंक 


टीप :- उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भुसंपादन ) अधिकारी , अप्पर वर्धा प्रकल्प, क्रमांक ४ , अमरावती यांच्या कार्यालयामध्ये 

निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( अ. वि . पु.). म. शा . रा ., अ . क्र . १०२२ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्र . प्र . अ .- भू . सं .- अ. का .- कावि -९९१ - २०१५ . 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड (इ ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना महसुल व वन विभाग क्र . 
संकिर्ण११- २०१४- प्र. क्र . ७७- अ - २ , दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे .) याद्वारे , असे 
अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील 
५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमिन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा केला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते . ज्याच्या 
स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे , 

____ आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट -कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर १७- २३ , २०१५ / भाद्रपद २६- आश्विन १ , शके १९३७ 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची -तीन 
मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत . ) 

आणि ज्याअर्थी सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा .) 

त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, हि अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका -यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातुन सुट देता येईल . 

___ परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यात पुढे ज्यांचानिर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम १० च्या उप 
नियम ( ३ ) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्यावती करणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत 
आहे . 

आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका -याची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) अप्पर वर्धा प्रकल्प क्रमांक ४, अमरावती यांना पदनिर्देशीत करीत आहे . 


अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 


अनुक्रमांक 


सर्वे नंबर / गट नंबर 


भू. सं .प्र. क्र . १११- ४७ - २०१२- २०१३ 
गाव - सावंगी निजामपूर , तालुका - अचलपूर , जिल्हा - अमरावती 
अंदाजित क्षेत्र 

अनुक्रमांक सर्वे नंबर/ गट नंबर 
( ३) 
हे . आर 


अंदाजित क्षेत्र 


( १) 


( २ ) 


( १ ) 


( २ ) 


हे . आर 
१२३ 


. 


० 


० 


० 


Gro 


१४ 


८ 


० 


२११ 


888888 


० 


२०६ 


० 


४ 


० 


७० 


:०० 


० 


० 


० 


० 


० 


८६ पैकी 
८६ पैकी 
८७ पैकी 
८७ पैकी 
८७ पैकी 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


8 


० 


० 


२८ पैकी 


० 


० 


० 


० 


४ 


r 


० 


० 


११० पैकी 
११० पैकी 
१११ 
११२ 
११३ पैकी 
११३ पैकी 


8 


० 


० 


० 


० 


980 


० 


११३ पैकी 


० 


अ - एक - ३ ( १६३२) . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर १७- २३ , २०१५/ भाद्रपद २६- आश्विन १ , शके १९३७ 


अनुसूची - एक - चालू 


( २ ) 


(१) 


(२) 


( ३) 
हे . आर 
०८१ 


हे . आर 


१३० 


- 


१३१ 


१४१ 


११३ पैकी 
११३ पैकी 
११३ पैकी 
११३ पैकी 


१३२ 


१३३ 


० 


११४ 


१३४ 


० 


११५ 


११६ 


० 


११७ पैकी 


१३५ पैकी 
१३५ पैकी 
१३५ पैकी 
१३६ पैकी 
१३६ पैकी 


० 


११७ पैकी 


० 


११८ 


० 


११९ 


१३७ 


१२० 


१३८ 


० 


१२१ 


१३९ 


० 


१२२ 


१४० 


० 


१२३ 


१४१ 


० 


१२४ 


१४२ 


० 


१२५ 


१४३ 


१२६ 


१४४ 


१२७ 


१४५ 


० 


१२८ 


& 


०२५ 


१२९ 


एकूण . . 


८६ ६८ 


अनुसूची – दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


: - वासणी प्रकल्प 


प्रकल्पाचे नाव 


वासणी प्रकल्प 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


वासणी प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरिता . 


समाजिक मिळणारे लाभ 


या प्रकल्पाद्वारे जमिनीस प्रत्यक्ष सिंचनाचा फायदा होणार असून लाभ क्षेत्रातील संबंधीत 
शेतक -यांचेजिवनमान उंचावणार आहे . शेतक -यांचे उत्पन्न वाढून कृषी संपत्तीत वाढ 
होईल . 


अनुसूची – तीन 


: 


विस्थापणाची आवश्यकता नाही. सबब माहीती निरंक . 


बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग 
पाडणारी कारणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १७-२३ , २०१५/ भाद्रपद २६- आश्विन १ , शके १९३७ 


११ 


अनुसूची - चार 


( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 


: - 


सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ( सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने 
दिलेला .) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग ४ अ महसूल व वन विभाग मुंबई 
दिनांक १३ मार्च, २०१५ मधील अधिसुचना अन्वये सुट देण्यात आली आहे . 


अनुसूची – पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम : 


प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही . 


( ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


निरंक 


निरंक 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती 

करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 


टीप :- उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भुसंपादन ) अधिकारी, अप्पर वर्धा प्रकल्प , क्रमांक ४ , अमरावती यांच्या कार्यालयामध्ये 

निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( अ .वि . पु.). म . शा . रा ., अ . क्र . १०२३ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्र . प्र. अ.- भू. सं.- अ. का .- कावि -९९२- २०१५. 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्र . 
संकिर्ण११ - २०१४- प्र. क्र . ७७- अ- २ , दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे .) याद्वारे, असे 
अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील 
५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमिन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे .) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते . ज्याच्या 
स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोन मध्ये दिलेले आहे , 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- तीन 
मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत . ) 

आणि ज्याअर्थी सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चार मध्ये दिलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा .) 

त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, हि अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातुन सुट देता येईल . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १७-२३, २०१५/ भाद्रपद २६- आश्विन १ , शके १९३७ 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात या पुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे .) यांच्या नियम १० च्या 
उप नियम (३ ) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्यावती करणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखिल घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमा खालील 
जिल्हाधिका - याची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), अप्पर वर्धा प्रकल्प क्रमांक ४ , अमरावती यांना पदनिर्देशीत करीत आहे . 


अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 

भू . सं .प्र . क्र . ३६- ४७ - २०१४ - २०१५ 
गाव - सुरळी , तालुका - चांदुर बाजार , जिल्हा - अमरावती 
अंदाजित क्षेत्र 

अनुक्रमांक सर्वे नंबर / गट नंबर 
(३ ) 

( १ ) 

( २ ) 
हे . आर 
० ०३४ 
० ०१५ 


अनुक्रमांक 


सर्वे नंबर/ गट नंबर 


( २ ) 


अंदाजित क्षेत्र 

(३ ) 
हे . आर 
००१२ 


سه 


१०२ 


१०५ 
१०४ 


एकूण . . 


०३०४ 


प्रकल्पाचे नाव 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 
समाजाला मिळणारे लाभ 


अनुसूची – दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
: - पुर्णा प्रकल्प 

पूर्णा प्रकल्प बेलखेड लघु पाठ कामाकरीता . 
या प्रकल्पाद्वारे जमिनीस प्रत्यक्ष सिंचनाचा फायदा होणार असून लाभ क्षेत्रातील संबंधीत 
शेतक -यांचेजिवनमान उंचावणार आहे . शेतक - यांचे उत्पन्न वाढून कृषी संपत्तीत वाढ 
होईल . 

अनुसूची – तीन 
विस्थापनाची आवश्यकता नाही . सबब माहीती निरंक . 


बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग 
पाडणारी कारणे . 


अनुसूची – चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ( सामाजिक : - महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग ४ अ , महसुल व वन विभाग , मुंबई 
प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिनांक १३ मार्च २०१५ मधील अधिसुचना अन्वये सुट देण्यात आली आहे . 
दिलेला ) 

अनुसूची – पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचेपदनाम :- प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. 
प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

निरंक 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती 

निरंक 
करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 


टीप :- उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) अधिकारी , अप्पर वर्धा प्रकल्प , क्रमांक ४ , अमरावती यांच्या कार्यालयामध्ये 

निरीक्षण करता येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १७-२३ , २०१५/ भाद्रपद २६- आश्विन १ , शके १९३७ 


१३ 


भाग १ ( अ. वि . पु .). म. शा . रा ., अ . क्र . १०२४ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्र . प्र. अ .- भू. सं .- अ . का .- कावि-९९३ -२०१५ . 

ज्याअर्थी, भुमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करीता उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या 
कलम ३ च्या खंड ( इ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना महसुल व वन विभाग क्र . संकिर्ण ११ 

, २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे .) याद्वारे , असे अधिसूचित 
केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर 
पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमिन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमिन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते . ज्याच्या 
स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन 
मध्ये दिलेली आहेत ; (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत .) 

आणि ज्याअर्थी सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोट कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे ; (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशिल नमुद करावा. ) 

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवतेनातुन सुट देता येईल 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यात पुढे ज्यांचानिर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे .) यांच्या नियम १० च्या उप 
नियम ( ३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्यावती करणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखिल घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- याची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), अप्पर वर्धा प्रकल्प क्रमांक ४, अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 


भू. सं .प्र. क्र . ९८ - ४७-२०१२- २०१३ 
गाव - चिचरगव्हाण , तालुका - वरुड , जिल्हा - अमरावती 


अनुक्रमांक 


सर्व्हे नंबर / गट नंबर 


अंदाजित क्षेत्र 


अनुक्रमांक 


अंदाजित क्षेत्र 


सर्वे नंबर / गट नंबर 

( २ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


हे . आर 
० १२ 


००६ 


१८५ 


१७२ 
१७४ 
१७६ 


१८० 


० 


१७९ 


० 


ज 


अ - एक - ४ ( १६३२) . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १७- २३ , २०१५ / भाद्रपद २६- आश्विन १ , शके १९३७ 


अनुसूची - एक - चालू 


( ३ ) 


( ३ ) 
हे . आर 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


२५४ 


० 


० 


२५९ 


० 


० 


१८६ 


० 


० 


१५२ 


० 


० 


० 


० 


० 


१५० 
१५१ 
१४५ 
१५३ 


० 


० 


० 


० 


। 


एकूण . . 


अनुसूची – दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


चांदस वाठोडा प्रकल्प 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: - चांदस वाठोडा प्रकल्पाच्या मुख्य कालव्याकरीता . 


सामाजिक मिळणारे लाभ 


या प्रकल्पाद्वारे जमिनीस प्रत्यक्ष सिंचनाचा फायदा होणार असून लाभ क्षेत्रातील संबंधीत 
शेतक -यांचेजिवनमान उंचावणार आहे . शेतक -यांचे उत्पन्न वाढून कृषी संपत्तीत वाढ 
होईल . 


अनुसूची – तीन 


: - विस्थापनाची आवश्यकता नाही . सबब माहीती निरंक . 


बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग 
पाडणारी कारणे . 


अनुसूची - चार 


( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ( सामाजिक : - महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग ४ अ महसुल व वन विभाग मुंबई 
प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिनांक १३ मार्च २०१५ मधील अधिसुचना अन्वये सुट देण्यात आली आहे . 
दिलेला .) 


अनुसूची – पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम : - प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. 
( ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

निरंक 
( क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती 

निरंक 
करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 


टीप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भुसंपादन ) अधिकारी, अप्पर वर्धा प्रकल्प , क्रमांक ४ , अमरावती यांच्या कार्यालयामध्ये 

निरीक्षण करता येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १७-२३ , २०१५/ भाद्रपद २६- आश्विन १ , शके १९३७ 


१५ 


भाग १ ( अ. वि .पु.). म. शा . रा., अ. क्र . १०२५ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
क्र . प्र . अ .- भू . सं .- अ . का .- कावि- ९९४- २०१५ . 

ज्याअर्थी, भुमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करीता उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या 
कलम ३ च्या खंड ( इ ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना महसुल व वन विभाग क्र . संकिर्ण ११ 
२०१४- प्र. क्र . ७७- अ -२ , दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे .) याद्वारे , असे अधिसूचित 
केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्याजिल्ह्यातील ५०० हेक्टर 
पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमिन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमिन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते . ज्याच्या 
स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन 
मध्ये दिलेली आहेत ; (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत . ) 

आणि ज्याअर्थी सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोट कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशिल नमुद करावा.) 

त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातुन सुट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका -यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यात पुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे .) यांच्या नियम १० च्या उप 
नियम ( ३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्यावती करणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखिल घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-याची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन) अप्पर वर्धा प्रकल्प क्रमांक ४, अमरावती यांना पदनिर्देशीत करीत आहे . 


अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 

भू. सं . प्र . क्र . १०० - ४७ - २०१२ - २०१३ 
गाव - कोठारा , तालुका - अचलपूर , जिल्हा - अमरावती 
अंदाजित क्षेत्र अनुक्रमांक सर्व्हे नंबर / गट नंबर 

( ३ ) 
हे . आर 
०२३ 


अनुक्रमांक 


सर्व्हे नंबर / गट नंबर 


अंदाजित क्षेत्र 


(३ ) 


०११ 


C-You 


हे . आर 
० ०९ 
०२९ 
०३० 


28vA 


२० / १ 


० 


० १८ 
०४५ 
०७५ 
००९ 


५० 


० 


५१ 


० 


एकूण . . 


२७३ 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १७-२३, २०१५/ भाद्रपद २६- आश्विन १ , शके १९३७ 


अनुसूची – दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


सापन नदी प्रकल्प 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


समाजाला मिळणारे लाभ 


सापन नदी प्रकल्पाच्या कालव्याच्या कामाकरीता . 
या प्रकल्पाद्वारे जमिनीस प्रत्यक्षसिंचनाचा फायदा होणार असून लाभ क्षेत्रातील संबंधित 
शेतक -यांचे जीवनमान उंचावणार आहे . शेतक-यांचे उत्पन्न वाढून कृषी संपत्तीत वाढ 
होईल . 

अनुसूची – तीन 


: - विस्थापनाची आवश्यकता नाही. सबब माहाता निरक . 


बाधित व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग 
पाडणारी कारणे. 


अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ( सामाजिक : महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग ४ अ ‘ महसूल व वन विभाग , मुंबई , 
प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिनांक १३ मार्च २०१५ मधील अधिसूचना अन्वये सूट देण्यात आली आहे . 
दिलेला .) 

अनुसूची – पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका -याचे पदनाम : प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. 
( ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

निरंक 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती 

निरंक 
करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 


टीप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भुसंपादन ) अप्पर वर्धा प्रकल्प क्रमांक ४ , अमरावती यांच्या कार्यालयामध्ये 

निरीक्षण करता येईल . 


दिनांक ७ ऑगस्ट २०१५ . 


भाग १ ( अ. वि . पु.). म. शा . रा ., अ . क्र . १०२६ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
क्रमांक प्र. अ.-भू.सं .-अ . का .- कावि- १००३- २०१५. 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करीता उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३०) याच्या 
कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना महसूल व वन विभाग 
क्र . संकीर्ण ११- २०१४- प्र . क्र . ७७ - अ - २ , दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे ज्याचानिर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे .) याद्वारे , असे 

हे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील 
५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी 
समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांनी सोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते . ज्याच्या 
स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १७-२३ , २०१५/ भाद्रपद २६- आश्विन १, शके १९३७ 


१७ 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट - कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन 
मध्ये दिलेली आहेत ; (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत .) 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा .) 

त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

__ परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकारी विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास 
उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात पुढे ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे .) यांच्या नियम १० च्या उप -नियम 
( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखिल घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - याची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), अप्पर वर्धा प्रकल्प क्रमांक ४, अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुक्रमांक 


स नंबर / गट नंबर 


अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भू . सं .प्र .क्र . १९ -४७- २०१४- २०१५ 
गाव सहादापूर , तालुका मोर्शी , जिल्हा अमरावती 
अंदाजित क्षेत्र 

अनुक्रमांक सर्व्हे नंबर / गट नंबर 
(३ ) 

( २) 
हे . आर 

४६/ १ , ४६ / २ , ४६/ ३ , 

४६/ १ब , ४६/ १अ , ४६/ २अ 
०३० 

४५/ १, ४५/ ३अ, ४५/३ , 
४५/ २, ४५/ १ब , ४५अ 


अंदाजित क्षेत्र 

(३ ) 
हे . आर 
०२१ 


०४५ 


०१६ 


५० /१ , ५०/ ३ , 
५० / ४, ५० / १ अ 
४७/ १, ४७/ २अ , 
४७/ २, ४७ /१ई 
४७/ १उ , ४७/१क , 
४७/ १ब , ४७/ १अ 


एकूण . . 


११२ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: - 


राजुरा प्रकल्प 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


राजुरा लघु प्रकल्पाच्या फीडर कालव्याकरीता. 


समाजाला मिळणारे लाभ 


या प्रकल्पाद्वारे जमिनीस प्रत्यक्ष सिंचनाचा फायदा होणार असून लाभ क्षेत्रातील संबंधित 
शेतक -यांचे जीवनमान उंचावणार आहे . शेतक -यांचे उत्पन्न वाढून कृषी संपत्तीत वाढ 
होईल. 


अ- एक -५ ( १६३२ ) . 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १७- २३ , २०१५ / भाद्रपद २६- आश्विन १ , शके १९३७ 


अनुसूची – तीन 


: - विस्थापनाची आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक . 


बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग 
पाडणारी कारणे . 


अनुसूची - चार 


पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


: - 


सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ( सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने 
दिलेला .) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग ४ अ , महसूल व वन विभाग , मुंबई , 
दिनांक १३ मार्च २०१५ मधील अधिसूचना अन्वये सूट देण्यात आली आहे . 


अनुसूची – पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम : - प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. 
( ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

निरंक 


निरंक 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती 

करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 


टीप :- उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), अप्पर वर्धा प्रकल्प क्रमांक ४, अमरावती यांच्या कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( अ .वि . पु .). म . शा . रा ., अ . क्र . १०२७. 


___ भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्थपना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक प्र . अ .- भू . सं .- अ. का .- कावि - १००६- २०१५. 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करीता उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या 
कलम ३ च्या खंड (इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्र . 
संकीर्ण११- २०१४- प्र. क्र . ७७- अ - २ , दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे .) याद्वारे , असे 
अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील 
५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी 
समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांनी सोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते . ज्याच्या 
स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन 
मध्ये दिलेली आहेत ; (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत.); 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १७ - २३ , २०१५ / भाद्रपद २६- आश्विन १ , शके १९३७ 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा .) 


त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिकारीविशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा मालकास 
उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम (५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात पुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे .) यांच्या नियम १० च्या 
उप -नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखिल घोषित करण्यात 
येत आहे . 


आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- याची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), अप्पर वर्धा प्रकल्प क्रमांक ४, अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भू. सं . प्र.क्र . ११७- ४७- २०१२- २०१३ गाव - चांदस , तालुका वरुड , जिल्हा अमरावती 


अनुक्रमांक 


सर्व्हे नंबर / गट नंबर 


अनुक्रमांक 


अंदाजित क्षेत्र 


सर्व्हे नंबर/ गट नंबर 

(२) 


( १ ) 


__ (२) 


( ३ ) 


अंदाजित क्षेत्र 

( ३ ) 
हे . आर 
० १० 
० १४ 


१२४ 


हे . आर 
०१३ 
० ११ 


१२५ 
११६ 
११७ 
११८ 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


3868& - wwo 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


४१/ १ 


० 


० 


१४१ 


० 


० 


० 


११२ 
१०४ 
१११ 


० 


० 


० 


० 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर १७- २३ , २०१५/ भाद्रपद २६- आश्विन १ , शके १९३७ 


अनुसूची - एक - चालू 


( २ ) 


( ३) 


(१) 


(२) 


( ३) 
हे . आर 


११० 


to 
ooo 


१०६ 


१०७ 


एकूण . . 


७५२ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: - चांदस वाठोडा प्रकल्प 


कल्प 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


चांदस वाठोडा प्रकल्पाच्या मुख्य कालव्याकरीता. 


समाजाला मिळणारे लाभ 


या प्रकल्पाद्वारे जमिनीस प्रत्यक्षसिंचनाचा फायदा होणार असून लाभ क्षेत्रातील संबंधित 
शेतक -यांचे जीवनमान उंचावणार आहे . शेतक -यांचे उत्पन्न वाढून कृषी संपत्तीत वाढ 
होईल . 


अनुसूची – तीन 


विस्थापनाची आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक . 


बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग 
पाडणारी कारणे . 


अनुसूची - चार 


पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


: - 


सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ( सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने 
दिलेला ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग ४ अ , महसूल व वन विभाग , मुंबई , 
दिनांक १३ मार्च २०१५ मधील अधिसूचना अन्वये सूट देण्यात आली आहे . 


अनुसूची – पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम : - प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. 
( ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

निरंक 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती 

ात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 


निरंक 


ch 


टीप :- उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), अप्पर वर्धा प्रकल्प क्रमांक ४, अमरावती यांच्या कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १७-२३ , २०१५/ भाद्रपद २६- आश्विन १ , शके १९३७ 


२१ 


भाग १ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ. क्र . १०२८ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक प्र . अ .- भू . सं .- अ . का .- कावि - १००७ - २०१५ . 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) यांच्या कलम -३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, 
महसूल व वन विभाग , क्र . संकीर्ण ११ -२०१४ -प्र . क्र . ७७- अ- २, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा 
करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम - ३ च्या खंड ( झेड - ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांनी सोबत जोडलेल्या अनुसूची - एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमिनी ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते . ज्याच्या 
स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे. 


आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची- तीन मध्ये दिलेली आहेत . ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत .) 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चार मध्ये दिलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट -कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - पाच मध्ये दिलेला आहे . (नियुक्त करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा) . 


त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम - ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भारनिर्माण करणार नाही . 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिकारी विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम, २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 
नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे. 
अ-एक -६ ( १६३२). 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर १७- २३ , २०१५/ भाद्रपद २६- आश्विन १, शके १९३७ 


आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त 
अधिनियमाखालील जिल्हाधिका- यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), अप्पर वर्धा प्रकल्प क्रमांक ४, अमरावती यांना पदनिर्देशित 
करीत आहे. 

अनुसूची- एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ७५-४७- २०१२-१३ , 

गांव -वडुरा, तालुका-अचलपूर , जिल्हा- अमरावती. 
अनुक्रमांक सर्व्हे नंबर / __ अंदाजित क्षेत्र अनुक्रमांक सर्व्हे नंबर / अंदाजित क्षेत्र 
गट नंबर 

गट नंबर 


(१) 


(२) 


(२) 


८ 


o 


२४५ 


० 


० 


३२१ 
१३८ 


२४१ 


० 


० 


२५५ 


० 


१४० 


० 


६७ 


० १४ 


११ 


१४१ 


0 


० 


० 


१८९ 


० 


3 


० 


३०७/ १ 
३०७/ २ 


० 


० 


० 


३०८ 


० 


० 


एकूण . . २ ६८ 


अनुसूची -दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव -- सापन नदी प्रकल्प 
प्रकल्पकार्याचे वर्णन - सापन नदी प्रकल्पाच्या कालव्याच्या कामाकरिता . 

सामाजाला मिळणारे लाभ - या प्रकल्पाद्वारे जमिनीस प्रत्यक्ष सिंचनाचा फायदा होणार असून लाभक्षेत्रातील संबंधित शेतक - यांचे जीवनमान 
उंचावणार आहे . शेतक -यांचे उत्पन्न वाढून कृषि संपत्तीत वाढ होईल . 

अनुसूची- तीन 
बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे- विस्थापनाची आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक . 

अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला) : महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग ४ 
- अ, महसूल व वन विभाग, मुंबई , दिनांक १३ मार्च २०१५ मधील अधिसूचना अन्वये सूट देण्यात आली आहे . 

अनुसूची -पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचेपदनाम - प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. 
( ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता - निरंक 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे, त्या अधिसूचनेचा तपशील - निरंक 

टीप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , अप्पर वर्धा प्रकल्प क्रमांक ४ , अमरावती यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण 
करता येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १७-२३ , २०१५ / भाद्रपद २६- आश्विन १ , शके १९३७ 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा . , अ . क्र . १०२९ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


करताना वा 


ळण्याचा 


क्रमांक प्र . अ .- भू . सं . अ . का .- कावि - १००८ - २०१५. 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) यांच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, 
महसूल व वन विभाग , क्र . संकीर्ण ११- २०१४ -प्र. क्र . ७७- अ-२, दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा 
करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम -३ च्या खंड ( झेड - ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांनी सोबत जोडलेल्या अनुसूची - एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमिनी ( यात यापुढेजिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचानिर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते . ज्याच्या 
स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोन मध्ये दिलेले आहे . 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - तीन मध्येदिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत.) 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चार मध्ये दिलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची -पाच मध्ये दिलेला आहे . (नियुक्त करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा) . 


त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम- ११ च्या पोट - कलम ( ४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भारनिर्माण करणार नाही . 


मा 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिकारी विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम (५) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 
नियम १० च्या उप-नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर १७- २३, २०१५/ भाद्रपद २६- आश्विन १ , शके १९३७ 


आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त 
अधिनियमाखालील जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), अप्पर वर्धा प्रकल्प क्रमांक ४, अमरावती यांना पदनिर्देशित 
करीत आहे. 

अनुसूची -एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ८- ४७- २०१३ -१४ , 

गांव - कोदोरी , तालुका- चांदूर बाजार , जिल्हा- अमरावती . 
अनुक्रमांक सर्व्हे नंबर / अंदाजित क्षेत्र अनुक्रमांक सर्व्हे नंबर अंदाजित क्षेत्र 
गट नंबर 

गट नंबर 
(३ ) ( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
हे . आर 

हे . आर 
० ०२४ ५ ९२ 

० ०२२ 
० ०२४६ ९३ 

० ०८२ 
० ०३२ 

० ०३६ 
० ०३५८ 

० ०३६ 


न 


- 
r 
ro 


hi०००० 


owou 


एकूण . . ० २९१ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव - पुर्णा प्रकल्प 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन -पुर्णा प्रकल्प शिरजगांव लघु पाट क्र . ३ नाल्याचेपाणी सोडण्याबाबत 

सामाजाला मिळणारे लाभ - या प्रकल्पाद्वारे जमिनीस प्रत्यक्षसिंचनाचा फायदा होणार असून लाभ क्षेत्रातील संबंधित शेतक- यांचे जीवनमान 
उंचावणार आहे . शेतक - यांचे उत्पन्न वाढून कृषि संपत्तीत वाढ होईल . 

अनुसूची - तीन 
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे - विस्थापनाची आवश्यकता नाही. सबब माहिती निरंक . 

अनुसूची- चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला) : महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग ४ 
- अ , महसूल व वन विभाग, मुंबई , दिनांक १३ मार्च २०१५ मधील अधिसूचना अन्वये सूट देण्यात आली आहे. 

अनुसूची-पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचेपदनाम- प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. 
( ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता -निरंक 


( क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे, त्या अधिसूचनेचा तपशील -निरंक 


शा 


ज्य 


टीप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), अप्पर वर्धा प्रकल्प क्रमांक ४ , अमरावती यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण 
करता येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर १७- २३ , २०१५/ भाद्रपद २६- आश्विन १ , शके १९३७ 


२५ 


भाग १ ( अ . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . १०३० . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक प्र . अ .- भू . सं .- अ . का .- कावि- १०१२- २०१५ . 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) यांच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, 
महसूल व वन विभाग , क्र . संकीर्ण ११ -२०१४-प्र . क्र . ७७ - अ- २, दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा 
करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम -३ च्या खंड ( झेड - ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांनी सोबत जोडलेल्या अनुसूची - एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमिनी (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचानिर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा केला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे. असे वाटते . ज्याच्या 
स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोन मध्ये दिलेले आहे . 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट- कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची - तीन मध्येदिलेली आहेत . ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत. ) 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चार मध्ये दिलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची -पाच मध्ये दिलेला आहे . (नियुक्त करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा ) . 


त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम- ११ च्या पोट - कलम ( ४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिकारी विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचेबुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळेतिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ५) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र ) नियम, २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 
नियम १० च्या उप -नियम (३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


अ- एक - ७ ( १६३२). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १७-२३ , २०१५ / भाद्रपद २६- आश्विन १ , शके १९३७ 


आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त 
अधिनियमाखलील जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), अप्पर वर्धा प्रकल्प क्रमांक ४ , अमरावती यांना पदनिर्देशित 
करीत आहे . 

अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 


अनुक्रमांक 


अंदाजित क्षेत्र 


सर्व्हे नंबर / 
गट नंबर 
(२ ) 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ५४- ४७- २०१२-१३ , 
गांव- फत्तेपूर , तालुका- वरुड, जिल्हा- अमरावती. 
अंदाजित क्षेत्र अनुक्रमांक सर्व्हे नंबर / 

गट नंबर 
(३ ) 

(२ ) 
हे . आर 


( ३ ) 


हे . आर 


० 


५८ 


to 
ooo 


० 


४२ 
४१/ १ , ४१/ २ 


० 


० 


० 


एकूण . . ३ ३० 


६२/१ , ६२/ २, 
६२/ ३ , ६२/ १ 


० 


० 


६० 


५९ 


० 


Яс 


अनुसूची -दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव - चांदस वाठोडा प्रकल्प 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन -चांदस वाठोडा प्रकल्पाच्या मुख्य कालव्याकरिता 

सामाजाला मिळणारे लाभ - या प्रकल्पाद्वारे जमिनीस प्रत्यक्ष सिंचनाचा फायदा होणार असून लाभ क्षेत्रातील संबंधित शेतक -यांचे जीवनमान 
उंचावणार आहे . शेतक -यांचे उत्पन्न वाढून कृषि संपत्तीत वाढ होईल . 

अनुसूची - तीन 
बाधित व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे--विस्थापनाची आवश्यकता नाही. सबब माहिती निरंक . 

अनुसूची- चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला ) : महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग ४ 
- अ , महसूल व वन विभाग , मुंबई , दिनांक १३ मार्च २०१५ मधील अधिसूचना अन्वये सूट देण्यात आली आहे . 

अनुसूची--पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम - प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. 
( ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता - निरंक 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे, त्या अधिसूचनेचा तपशील -निरंक 

टीप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), अप्पर वर्धा प्रकल्प क्रमांक ४ , अमरावती यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण 
करता येईल . 


दिनांक ११ ऑगस्ट २०१५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर १७-२३ , २०१५/ भाद्रपद २६- आश्विन १ , शके १९३७ 


भाग १ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १०३१ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक प्र . अ .- भूसं - अका :- कलम ११ मंजुरी- कावि - ९४१ - २०१५. 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन 
विभाग, क्र . संकीर्ण ११ - २०१४-प्र. क्र . ७७- अ-२, दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला 
आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम -३ च्या खंड ( झेड- ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचेमानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची -एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमिनी ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे 
वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे . 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची- तीन मध्ये दिलेली आहेत . ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत); । 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे . 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे . (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा) . 


त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भारनिर्माण करणार नाही : 


मालकास । 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचेबुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही . 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट- कलम ( ५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 
नियम १० च्या उप-नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका -यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १७-२३ , २०१५/ भाद्रपद २६- आश्विन १ , शके १९३७ 


अनुसूची -एक 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ७४- ४७- २०१२ - १३ . 


गांव- अंगोडा, तालुका - अमरावती , जिल्हा- अमरावती . 


अनुक्रमांक 


भूमापन किंवा गट क्रमांक 


अंदाजित क्षेत्र 


( २ ) 


(३ ) 


हे . आर 
११० 


" 


० 


" 


० 


० 


० 


० 


११ / १ 
११/ २ 
१२ / ३ 
१२ / ५ 
१२/ ६ पैकी 
१२ / २ 
१३/ २अ पैकी 
१३ / ७ 
१५ / १ 
१५ / ३ 
१५/ ४ 
१५ / ५ 
१५/ ६ 
१५/ ८ 
१६ / १ब 
१६/ १ड 
१६ / ५ 
२० /३अ 
२० / ३ब 
२१ / २ 
२१ / ३ 


० 


* 


- 


एकूण . . २२ ६१ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव - बोर नदी बृहत लधु पाटबंधारे प्रकल्प . 

प्रकल्प कार्याचे वर्णन - बोर नदी बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्प, ता . जि . अमरावती प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्राकरीता मौजा अंगोडा , ता . अमरावती येथील 
२२. ६१ हे . आर जमिन संपादित करण्याबाबत . 

समाजाला मिळणारे लाभ -सिंचन सुविधा, सदर सिंचन प्रकल्पामुळे कृषी क्षेत्रात प्रत्यक्ष सिंचन सुविधेचा लाभ होणार आहे . यामुळे कृषी 
उत्पन्नात वाढ होऊन शेतक -यांचा आर्थिक स्तर उंचावुन जिवनमान सुधारेल तसेच कृषी पुरक उद्योग जसे पशुसंवर्धन , दुग्धव्यवसाय व कुक्कुटपालन 
या लघु उद्योगांना चालना मिळुन ग्रामीण रोजगार निर्मिती होईल . 

( आर्थिक , रोजगार, पायाभुत सुविधा , सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर १७- २३ , २०१५/ भाद्रपद २६- आश्विन १ , शके १९३७ 


अनुसूची - तीन 


बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे - बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्याची आवश्यकता नाही . 


अनुसूची- चार 


सामाजिक प्रभावनिर्धारण सारांश -( सामाजिक प्रभावनिर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार अ , असाधारण क्रमांक ३८ , महसुल व वन विभाग यांची दिनांक १३ मार्च २०१५ ची अधिसूचना 
क्रमांक संकीर्ण- ०१- २०१५-प्र.क्र . ३- अ- २, अन्वये महाराष्ट्र शासन भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ च्या कलम १० क द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन याद्वारे उक्त कलम १० क मध्ये नमुद 
केलेल्या सर्व प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाचे प्रकरण दोन व प्रकरण तीन यांच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 


अनुसूची - पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील- आवश्यकता नाही 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका -यांचेपदनाम -निरंक 
( ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता -निरंक 

( क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे, त्या अधिसूचनेचा तपशील -निरंक 
टीप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याची उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, अमरावती यांचे कार्यालयामध्ये निरिक्षण करता येईल . 


अमरावती : 
दिनांक २९ जुलै २०१५ 


किरण गित्ते , 
जिल्हाधिकारी , 
अमरावती . 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा . , अ . क्र . १०३२ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक म.अ.- भूसं- कावि - २२०- २०१५. 

ज्याअर्थी, भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम- ३ चा खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व 
वन विभाग , क्र . संकीर्ण ११ - २०१४ -प्र. क्र . ७७- अ-२, दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम -३ च्या खंड ( झेड - अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात, अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, अकोला जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये 
अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची 
आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते , ( ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे ) ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम - ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सावर्जनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र . ३८ , दि . १३ मार्च, २०१५ अन्वयेसिंचन प्रकल्पाना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन 
व तीन यांच्या तरतूदी लागू करण्यापासून सुट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली 
नाही ; 


अ- एक -८ (१६३२ ). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर १७- २३ , २०१५/ भाद्रपद २६- आश्विन १ , शके १९३७ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४३ च्या पोट -कलम (१ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या 
प्रशासकाचा तपशील , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे . 


त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम- ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका -यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरःसर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही. 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 
नियम १० च्या उप-नियम ( ३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे. 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, अकोला उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका -यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री . शरद पाटील , उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), काटेपूर्णामोर्णा प्रकल्प , अकोला यांस पदनिर्देशित करीत 
आहे . 


अनुसूची-एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३- ४७- २०१४- १५ . 
गाव - पारस , तालुका-बाळापूर , जिल्हा- अकोला . 
भूमापन किंवा गट /सर्वेनंबर अंदाजित क्षेत्र 


अनुक्रमांक 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


ww. 


११८५ 
११८६ 
११८७ 
११८९ 


१९० ५० 


एकूण . . ३ ४० ५० 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव - म . रा .वि . नि .कं . मर्या. पारस . 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन - म . रा. वि . नि .कं . मर्या. पारसच्या प्रस्तावित रेल्वेसायडिंग करीता . 


समाजाला मिळणारे लाभ-सिंचन क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्यात येत नसून ती म . रा. वि . नि . कं . मर्या. पारस करीता संपादन करण्यात येत 


आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर १७- २३ , २०१५/ भाद्रपद २६- आश्विन १ , शके १९३७ 


३१ 


अनुसूची - तीन 


बाधीत व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे- विस्थापन होत नसल्यामुळे माहिती -निरंक 


अनुसूची -चार 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र . ३८ , दि . १३ मार्च, २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट दिली 
असल्यामुळे सामाजिक प्रभावनिर्धारण करण्यात आलेले नाही . त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशित करण्याच्या प्रश्न उद्भवत नाही . 


__ अनुसूची -पाच 
विस्थापन होत नसल्यामुळे प्रशासकाची नेमणूकीची आवश्यकता नसल्यामुळे माहिती -निरंक 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा., अ . क्र . १०३३ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक म. अ.- भूसं - कावि- २२१- २०१५. 


ज्याअर्थी, भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
( ज्याचा उल्लेख पुढे “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे ) च्या कलम -३ चा खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग , क्र . संकीर्ण ११-२०१४-प्र . क्र . ७७- अ- २, दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ 
( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम -३ च्या 
खंड ( झेड- ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन 
पादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचेमानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, अकोला जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये 
अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची 
आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते , ( ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची -दोन मध्ये दिलेले आहे ) ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम - ११ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सावर्जनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र . ३८, दि . १३ मार्च, २०१५ अन्वयेसिंचन प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन 
व तीन यांच्या तरतूदी लागू करण्यापासून सुट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली 
नाही ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४३ च्या पोट -कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या 
प्रशासकाचा तपशील , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- पाच मध्ये दिलेला आहे. 


त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम - ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


मालक 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका -यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचेबुद्धीपुरःसर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १७-२३ , २०१५ / भाद्रपद २६- आश्विन १ , शके १९३७ 


तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम- ११ च्या पोट- कलम ( ५) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उप -नियम (३ ) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचेव पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, अकोला उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका -यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री . शरद पाटील, उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), काटेपूर्णामोर्णा प्रकल्प , अकोला यांस पदनिर्देशित करीत 
आहे . 

अनुसूची- एक 
जमिनीचे वर्णन 


अनुक्रमांक 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ६- ४७- २०१४ - १५ . 
गाव - गोपालखेड , तालुका अकोला, जिल्हा- अकोला. 
भूमापन किंवा गट/ सर्वे नंबर अंदाजित क्षेत्र 

( ३ ) 
हे . आर 


( १ ) 


( २ ) 


० 


० 


० 


१०८ 
१६५ 


22.Mancudo 


० २१ 
० २५५ 
० २७ 


१६७ 


१६८ 


० 


० 


० 


१६९ 
१७६ पै . 
१७६ पै . 
१६३ 


० 


० 


एकूण . . २ ९८५ 


अनुसूची -दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव - अकोला अकोट रस्त्यावर पुलाचे बांधकाम . 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन - अकोला अकोट रस्त्यावर पूर्णा नदीवरील मोठ्या पुलाचे बांधकाम . 

समाजाला मिळणारे लाभ-सिंचन क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्यात येत नसून ती अकोला अकोट रस्त्यावर पुलाचेबांधकामा करीता संपादन 
करण्यात येत आहे त्यामुळे सिंचनाचा प्रश्न उद्भवत नाही . 

अनुसूची -तीन 
बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे - विस्थापन होत नसल्यामुळे माहिती - निरंक 

अनुसूची- चार 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र . ३८ , दि . १३ मार्च, २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट दिली 
असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात आलेले नाही . त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशित करण्याच्या प्रश्न उदभवत नाही . 


अनुसूची--पाच 
विस्थापन होत नसल्यामुळे प्रशासकाची नेमणूकीची आवश्यकता नसल्यामुळे माहिती -निरंक 


पिरय 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर १७- २३ , २०१५/ भाद्रपद २६- आश्विन १ , शके १९३७ 


३३ 


भाग १ ( अ . वि . पु.) , म . शा . रा . , अ . क्र . १०३४ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक म . अ .- भूसं - कावि - २२२- २०१५ . 


ज्याअर्थी, भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
( ज्याचा उल्लेख पुढे “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे) च्या कलम-३ चा खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग, क्र . संकीर्ण ११ - २०१४-प्र. क्र . ७७- अ-२, दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ 
( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या 
खंड ( झेड - ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन 
संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , अकोला जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये 
अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची 
आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते , ( ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे ) ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सावर्जनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


M 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र . ३८ , दि . १३ मार्च, २०१५ अन्वयेसिंचन प्रकल्पाना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन 
व तीन यांच्या तरतूदी लागू करण्यापासून सुट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली 


नाही ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या 
प्रशासकाचा तपशील , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे . 


त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम- ११ च्या पोट - कलम (४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भारनिर्माण करणार नाही . 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचेबुद्धीपुरःसर उल्लंघन केल्यामुळेतिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका -यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही . 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम - ११ च्या पोट -कलम ( ५) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र ) नियम, २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 
नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिका - यांची 
कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री . शरद पाटील , उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), काटेपूर्णा मोर्णा प्रकल्प , अकोला यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 
अ- एक -९ ( १६३२). 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १७-२३, २०१५/ भाद्रपद २६- आश्विन १ , शके १९३७ 


अनुक्रमांक 


अनुसूची- एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ७- ४७- २०१४ - २०१५ . 
गाव-किनखेड , तालुका- अकोट , जिल्हा- अकोला . 
भूमापन किंवा गट / सर्व्हे नंबर ___ अंदाजित क्षेत्र 
(२ ) 

हे . आर 
१५१ 
१५८ 


( १ ) 


० 


० 


१५६ 


० 


१४३ 


० 


oroo 


१४२ 


० 


० 


१४४ 
१८९ 


० 


एकूण . . १०२ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव - अकोला- अकोट रस्त्यावर पुलाचेबांधकाम . 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन - अकोला अकोट रस्त्यावर पूर्णा नदीवरील मोठ्या पुलाचे बांधकाम . 

समाजाला मिळणारे लाभ -सिंचन क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्यात येत नसून ती अकोला- अकोट रस्त्यावर पुलाचेबांधकामाकरीता संपादन 
करण्यात येत आहे त्यामुळे सिंचनाचा प्रश्न उद्भवत नाही . 

अनुसूची- तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे - विस्थापन होत नसल्यामुळे माहिती - निरंक 


अनुसूची - चार 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र . ३८ , दि . १३ मार्च, २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट दिली 
असल्यामुळे सामाजिक प्रभावनिर्धारण करण्यात आलेले नाही . त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशित करण्याचा प्रश्न उदभवत नाही . 


अनुसूची -पाच 
विस्थापन होत नसल्यामुळे प्रशासकाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्यामुळे माहिती -निरंक 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . १०३५ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 
क्रमांक मं . अ.- भूसं - कावि- २२३ -२०१५. 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
( ज्याचा उल्लेख पुढे “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे) च्या कलम -३ चा खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग, क्र . संकीर्ण ११ - २०१४- प्र . क्र . ७७- अ - २ , दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ 
( यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम - ३ च्या 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १७-२३ , २०१५/ भाद्रपद २६- आश्विन १ , शके १९३७ 


खंड ( झेड - ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन 
संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, अकोला जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे 

| भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते , ( ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोन मध्ये दिलेले आहे ) ; 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट - कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सावर्जनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र . ३८ , दि . १३ मार्च, २०१५ अन्वयेसिंचन प्रकल्पाना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन 
व तीन यांच्या तरतूदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभावनिर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली 
नाही ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या 
प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची -पाच मध्ये दिलेला आहे. 


कल्प 


रय 


माल 


त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम - ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

__ परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरःसर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही . 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट -कलम ( ५) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम, २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 
नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

___ तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , अकोला उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री . शरद पाटील , उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), काटेपूर्णा मोर्णा प्रकल्प, अकोला यांस पदनिर्देशित करीत 
आहे. 


अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 


अनुक्रमांक 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १ - ४७- २०१३- २०१४ . 

गाव-हिवरा , तालुका-पातूर, जिल्हा- अकोला . 
भूमापन किंवा गट /सर्व्हेनंबर अंदाजित क्षेत्र 
( २ ) 

( ३ ) 

हे . आर 
३७/ १ , ३७/ २ 


० 


३६ 


० 


ccww० 


० 


३५/ १ , ३५ / २ 
३४/ १ , ३४ / २ , 
३४/ ३ , ३४ / ४ 


० 


एकूण . . १७० 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १७- २३ , २०१५/ भाद्रपद २६- आश्विन १ , शके १९३७ 


अनुसूची -दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव - हिवरा संग्राहक लघु पाटबंधारे योजना . 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन - हिवरा (सं) लघु प्रकल्पाचे पुच्छनालीसाठी 

समाजाला मिळणारे लाभ - ३७१ हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे त्यामुळे लाभक्षेत्रातील शेतक - यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्या 
बरोबरच रोजगारातही वाढ होणे अपेक्षित आहे. 

अनुसूची-तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे -विस्थापन होत नसल्यामुळे माहिती -निरंक 

अनुसूची- चार 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र . ३८ , दि . १३ मार्च, २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट दिली 
असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशित करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही . 


अनुसूची-पाच 
विस्थापन होत नसल्यामुळे प्रशासकाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्यामुळे माहिती- निरंक 


दिनांक २७ ऑगस्ट २०१५. 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १०३६ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक मं . अ .- भूसं- कावि - २२४ - २०१५. 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) ( ज्याचा उल्लेख पुढे “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे ) च्या कलम- ३ चा खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग , क्र . संकीर्ण ११ - २०१४ -प्र . क्र . ७७- अ-२ , दिनांक १९ 
जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम- ३ च्या खंड ( झेड- ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक 
नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन 
असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, अकोला जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची -एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची 
आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते, (ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोन मध्ये दिलेले आहे ) ; 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट - कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सावर्जनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र . ३८ , दि . १३ मार्च, २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पाना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन 
व तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली 
नाही ; 


____ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४३ च्या पोट -कलम (१ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या 
प्रशासकाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची -पाच मध्ये दिलेला आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर १७- २३ , २०१५/ भाद्रपद २६- आश्विन १ , शके १९३७ 


३७ 


त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम- ११ च्या पोट- कलम (४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरःसर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही . 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट- कलम (५ ) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , अकोला उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री . शरद पाटील, उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), काटेपूर्णामोर्णा प्रकल्प, अकोला यांस पदनिर्देशित करीत 


आहे . 


अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 


अनुक्रमांक 


( १) 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ९ - ४७- २०१४ - २०१५ . 
गाव - पोता , तालुका- मुर्तिजापूर , जिल्हा- अकोला. 
भूमापन किंवा गट/ स नंबर अंदाजित क्षेत्र 

( ३ ) 
हे . आर 
१६२ 
२ ०५ 
२ ७६ 


( २ ) 


5ocww. 


० ४३ 


एकूण . . ९०६ 


अनुसूची-दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव - उमा बॅरेज प्रकल्प . 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन - उमा बॅरेज प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरीता . 

समाजाला मिळणारे लाभ - ५५१० हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे लाभक्षेत्रातील शेतक - यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्या 
बरोबरच रोजगारातही वाढ होणे अपेक्षीत आहे. 

अनुसूची- तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे - विस्थापन होत नसल्यामुळे माहिती - निरंक 


अ-एक- १० ( १६३२). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर १७- २३ , २०१५ / भाद्रपद २६- आश्विन १ , शके १९३७ 


अनुसूची- चार 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र . ३८ , दि . १३ मार्च, २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट दिली 
असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात आलेले नाही . त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशित करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही . 


अनुसूची - पाच 
विस्थापन होत नसल्यामुळे प्रशासकाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्यामुळे माहिती -निरंक 


भाग १ ( अ. वि . पु.), म. शा . रा., अ. क्र . १०३७. 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक मं . अ.- भूसं - कावि - २२५ -२०१५. 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) 
( ज्याचा उल्लेख पुढे “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे) च्या कलम- ३ चा खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग, क्र . संकीर्ण ११- २०१४-प्र . क्र . ७७- अ -२, दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ 
( यात यापुढेजिचानिर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम- ३ च्या 
खंड ( झेड- ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन 
संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, अकोला जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची -एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची 
आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते , ( ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे ) ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम-११ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सावर्जनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र . ३८ , दि . १३ मार्च, २०१५ अन्वयेसिंचन प्रकल्पाना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन 
व तीन यांच्या तरतूदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली 
नाही ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४३ च्या पोट -कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या 
प्रशासकाचा तपशील , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची -पाच मध्ये दिलेला आहे . 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम- ११ च्या पोट - कलम (४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरःसर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीचीकिंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही. 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट -कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 
नियम १० च्या उप-नियम ( ३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर १७- २३ , २०१५/ भाद्रपद २६- आश्विन १ , शके १९३७ 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी, अकोला उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री . शरद पाटील , उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), काटेपूर्णा मोर्णा प्रकल्प , अकोला यांस पदनिर्देशित करीत 


आहे . 


अनुसूची - एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ५- ४७ - २०१४ - २०१५ . 


गाव- जांभा खु., तालुका -मुर्तिजापूर , जिल्हा- अकोला. 


अनुक्रमांक 


भूमापन किंवा गट/ सर्व्हे नंबर 


अंदाजित क्षेत्र 


( १ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


0 


२ १२ 


० 


१ १५ 


७ 


० ५८ 
०५७ 
० ५७ 


0 


० 


1 


एकूण . . ४९९ 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव - उमा बॅरेज प्रकल्प . 


प्रकल्प कार्याचेवर्णन - उमा बॅरेज प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरीता. 


समाजाला मिळणारे लाभ - ४१३७ हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे लाभक्षेत्रातील शेतक - यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्या 
बरोबरच रोजगारातही वाढ होणे अपेक्षीत आहे. 


अनुसूची-तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे -विस्थापन होत नसल्यामुळे माहिती - निरंक 


अनुसूची- चार 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र . ३८ , दि . १३ मार्च, २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट दिली 
असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात आलेले नाही . त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशित करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही . 


अनुसूची-पाच 
विस्थापन होत नसल्यामुळे प्रशासकाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्यामुळे माहिती- निरंक 


14 


शास 


bता नस 


४० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १७-२३, २०१५ / भाद्रपद २६- आश्विन १, शके १९३७ 


ळण्याच 


लम 


ता 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १०३८ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
क्रमांक मं . अ .- भू . सं .- कावि- २२६- २०१५ . 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) 
( ज्याचा उल्लेख पुढे “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे ) च्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्र . संकीर्ण ११- २०१४-प्र. क्र .७७- अ-२ , दिनांक १९ जानेवारी , 
२०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम 
३ च्या खंड ( झेड- ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता 
जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, अकोला जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची -एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते . ( ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे. ) 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र . ३८ , दि . १३ मार्च, २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पाना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन 
व तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली 
नाही ; 

__ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४३ च्या पोट - कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या 
प्रशासकाचा तपशील , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे . 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम (४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण- चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका -यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही . 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० 
च्या उप -नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित 
करण्यात येत आहे . 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, अकोला उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री . शरद पाटील , उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) 

) , काटेपूर्णामोर्णा प्रकल्प, अकोला यांस पदनिर्देशित करीत 
आहे. 

अनुसूची- एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ८-४७- २०१४- २०१५, गाव लंघापूर , ता . मुर्तिजापूर, जिल्हा अकोला 
अ . क्र . भूमापन किंवा गट / सर्व्हे नंबर 

अंदाजित क्षेत्र 
( १) 

( ३ ) 

हे . आर 
११२ 

०६१ 


( २ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १७- २३ , २०१५ / भाद्रपद २६- आश्विन १ , शके १९३७ ४१ 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
: - उमा बॅरेज प्रकल्प 

उमा बॅरेज प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरीता 


प्रकल्पाचे नाव 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


समाजाला मिळणारे लाभ 


५५१० हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे त्यामुळे लाभक्षेत्रातील शेतक - यांची 
आर्थिक स्थिती सुधारण्याबरोबरच रोजगारातही वाढ होणे अपेक्षित आहे . 


अनुसूची - तीन 
बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास : - विस्थापन होत नसल्यामुळे माहिती निरंक . 
भाग पाडणारी कारणे 

अनुसूची - चार 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र . ३८ , दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वयेसिंचन प्रकल्पांना सामाजिक प्रभाव निर्धारणापासून सूट दिली 
असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्यात आलेले नाही . त्यामुळे त्यांचा सारांश प्रकाशित करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही . 


अनुसूची-पाच 
विस्थापन होत नसल्यामुळे प्रशासकाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्यामुळे माहिती - निरंक . 


भाग १ ( अ. वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . १०३९ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
क्रमांक मं .अ.-भू. सं.- कावि-२२७-२०१५. 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
( ज्याचा उल्लेख पुढे “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे) च्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र . संकीर्ण ११ -२०१४ -प्र.क्र .७७- अ -२, दिनांक १९ जानेवारी , 
२०१५ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम 
३ च्या खंड ( झेड- ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता 
जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, अकोला जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढेजिचानिर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते . ( ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे .) 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे; 


आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र . ३८ , दि . १३ मार्च, २०१५ अन्वयेसिंचन प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण दोन 
व तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली 
नाही ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४३ च्या पोट -कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या 
प्रशासकाचा तपशील , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे . 


अ -एक - ११( १६३२ ). 


४२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १७-२३, २०१५ / भाद्रपद २६- आश्विन १, शके १९३७ 


त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर, जिल्हाधिका -यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही . 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (५ ) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या नियम १० 
च्या उप -नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित 
करण्यात येत आहे . 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, अकोला उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री . शरद पाटील , उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), काटेपुर्णामोर्णा प्रकल्प, अकोला यांस पदनिर्देशित करीत 


आहे . 


अनुसूची-एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ४७-४७- २०१२- २०१३, गाव रोहणा, ता . मुर्तिजापूर , जिल्हा अकोला 
अ . क्र . नमुना ८ ( अ ) नुसार घर 

अंदाजित क्षेत्र 
क्रमांक 

( ३ ) 
चौरसफूटमध्ये 

२५२० . ०० 


९०० .०० 


rr 


२६४. ०० 
१०१२ .०० 
९८०. ०० 


९२० . ०० 


७ 


१४५० . ०० 

९०० . ०० 
१०२० . ०० 
१७१६. ०० 

५१० . ०० 
९०० . ०० 


० 


७१४ .०० 


१६५० . ०० 
१६५० .०० 
१६५० . ०० 
१०८९ . ०० 
१८४५ .०० 
२६६० . ०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर १७-२३ , २०१५ / भाद्रपद २६- आश्विन १ , शके १९३७ ४३ 


अनुसूची- एक — पुढे चालू 


( २ ) 


( ३ ) 


चौरसफुटमध्ये 


१६५० . ०० 


१२८८ .०० 


१६५० . ०० 
१६५० . ०० 


१६५० .०० 
१६५०.०० 

९०० . ०० 
१०८०. ०० 
५०४ .०० 
५०४. ०० 
१६५० .०० 
१६५० . ०० 
१६५०.०० 
१०८९ .०० 
१०८९ .०० 
१०८९ .०० 
१०८९ .०० 


८०५ .०० 


१२४० .०० 


५४० . ०० 


१०८० .०० 


५५२ . ०० 
१००० .०० 

६०० . ०० 
१६५० .०० 
१४०८ .०० 
१४०८ . ०० 


९६० . ०० 


१५६३ . ०० 
२७९७.०० 
७०५ .०० 


७०५ .०० 


१०८९. ०० 


८५० . ०० 
८८२. ०० 
४४१ .०० 


१००० .०० 


४४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर १७- २३ , २०१५ / भाद्रपद २६ - आश्विन १, शके १९३७ 


अनुसूची- एक – पुढे चालू 

( २ ) 


( ३ ) 
चौरसफुटमध्ये 


१७८२.०० 


१७५० . ०० 


४५०० . ०० 


१२९६.०० 
८०५. ०० 


१५५० . ०० 


२५०० .०० 


४२२१.०० 


१८१३. ०० 
२९०० .०० 
२२५६ . ०० 
२५२० . ०० 
१६५० . ०० 
४२०० . ०० 


१८०० . ०० 


१८०० . ०० 


१३२० . ०० 


१७३६ . ०० 


१७३६ .०० 
९००.०० 
५००२ . ०० 

४२१ . ०० 
११२० . ०० 


११२० . ०० 
११२० . ०० 
४२०. ०० 
७४० . ०० 


५२८ .०० 
२०००. ०० 
१००० . ०० 


४८० . ०० 


४८० . ०० 
५२८ . ०० 
५७५ . ०० 
२४०० . ०० 
१३००. ०० 
३७२०. ०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर १७-२३ , २०१५ / भाद्रपद २६- आश्विन १ , शके १९३७ ४५ 


अनुसूची-एक — पुढे चालू 


( २ ) 


चौरसफुटमध्ये 


१६५० . ०० 


१३०५. ०० 


९००.०० 


१०८०.०० 


१२१६ .०० 


८२५ .०० 


१०१ 


१०१ 
१०२ 


९०० .०० 
९०० . ०० 
१६५० . ०० 


१०२ 


१०३ 


१०३ 


९०० .०० 


१०४ 


१०४ 


५४० . ०० 


१०५ 


१०५ 


७८० .०० 


१०६ 


१०६ 


१६५० .०० 


१०७ 


१०७ 


१०८ 


१०८ 


१०९ 


१०९ 


११० 


११० 


९०० . ०० 
१७५० . ०० 
८२० .०० 

६४ .०० 
६३०० . ०० 
२२५ .०० 

२९९ .०० 
१०२६. ०० 


१११ 


१११ 


११२ 


११२ 


११३ 


११३ 


११४ 


११४ 


११५ 


११५ 


१६५० .०० 


११६ 


११६ 


९१० . ०० 


११७ 


८५० .०० 


११७ 
११८ 


११८ 


११९ 


११९ 


१२० 


१२० 
१२१ 


१२१ 


१२२ 


१२२ 


२५६८ . ०० 

२३१.०० 
२४०० .०० 
१२१६. ०० 
७२६. ०० 
७२६ . ०० 
७२६ .०० 
८१०. ०० 
४२० . ०० 
५५० . ०० 


१२३ 


१२३ 


१२४ 


१२४ 
१२५ 


१२५ 


१२६ 


१२६ 


१२७ 


१२८ 


१२७ 
१२८ 
१२९ 


१६५० . ०० 


१२९ 


१३० 


१३० 


१०५४.०० 
६००० .०० 
१४८५.०० 


१३१ 


१३१ 


अ - एक - १२( १६३२ ). 


४६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर १७- २३ , २०१५ / भाद्रपद २६ - आश्विन १, शके १९३७ 


अनुसूची - एक - पुढे चालू 

( २ ) 


( ३ ) 
चौरसफुटमध्ये 


१३२ 


१३२ 


१४२८ . ०० 


१३३ 


१३३ 


१६५०० .०० 
१२०० .०० 


१३४ 


१३४ 


१३५ 


१३५ 


४४० .०० 


१३६ 


१३६ 
१३७ 


१३७ 


१३८ 


१३८ 


७२० . ०० 
१३२३७. ०० 

४२० .०० 
१६५० .०० 
१६५० . ०० 


१३९ 


१३९ 


१४० 


१४० 


एकूण . . 


२२०३४३.०० 


प्रकल्पाचे नाव 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 
समाजाला मिळणारे लाभ 


अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
: - उमा बॅरेज प्रकल्प 
: - उमा बॅरेज प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रामुळे मौजे पोही गावठाण . 
: - ५५१० हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे , त्यामुळे लाभक्षेत्रातील शेतक -यांची 

आर्थिक स्थिती सुधारण्याबरोबरच रोजगारातही वाढ होणे अपेक्षित आहे . 


पा 


अनुसूची- तीन 
बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास : - उक्त बाधित व्यक्तिंची घरे बुडीत क्षेत्रात येत असल्यामुळे त्यांचेविस्थापन अनिवार्य आहे. 
भाग पाडणारी कारणे 

अनुसूची- चार 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र . ३८ , दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना सामाजिक प्रभावनिर्धारणापासून सूट दिली 
असल्यामुळे सामाजिक प्रभावनिर्धारण करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे त्यांचा सारांश प्रकाशित करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही . 


__ अनुसूची -पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम 
( ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी , अकोला 
जिल्हा पुनर्वसन कार्यालय, जिल्हाधिकारी 
कार्यालय , अकोला 
क्र . आरपीए- २०१५- प्र. क्र . १२९( ३)/ र - एक 
दि . २८ - ०५- २०१५. 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 

त्या अधिसूचनेचा तपशील . 


टीप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे निरीक्षण उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), काटेपूर्णा-मोर्णा प्रकल्प जिल्हाधिकारी कार्यालय , अकोला येथे करता 


येईल . 


दिनांक २८ ऑगस्ट , २०१५ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १७- २३ , २०१५ / भाद्रपद २६- आश्विन १ , शके १९३७ ४७ 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . १०४० . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 
क्रमांक मं . अ .- भू. सं .- कावि - २२८ - २०१५. 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३० ) 
( ज्याचा उल्लेख पढे “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे ) च्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र . संकीर्ण ११-२०१४-प्र.क्र .७७- अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, 
२०१५ ( यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम 
३ च्या खंड ( झेड- ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता 
जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , अकोला जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची -एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढेजिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते . ( ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे .) 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण क्र . ३८ , दि . १३ मार्च, २०१५ अन्वये सिंचन प्रकल्पांना उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण -दोन व 
तीन यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सुट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्याची आवश्यकता उरलेली नाही ; 

__ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या 
प्रशासकाचा तपशील , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे . 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे बुद्धीपुरःसर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही. 

__ तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 
नियम १० च्या उप-नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करित आहेत . 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , अकोला उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री . शरद पाटील , उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), काटेपूर्णामोर्णा प्रकल्प , अकोला यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ६५ - ४७- १९९९ - २००० , गाव पातूर , ता . पातूर , जिल्हा अकोला 
अ . क्र . भूमापन किंवा गट / सर्व्हे नंबर 

अंदाजित क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 

हे . आर 
२४७ 
२४५ 
२४४ 


o 


e 


eu 


oc 


२४६/ २ 


एकूण 


. . 


० ८० 


४८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर १७- २३ , २०१५ / भाद्रपद २६ - आश्विन १, शके १९३७ 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
: - शाहबाबू शिक्षण संस्थेच्या माध्यमिक शाळेचा विस्तार. 


प्रकल्पाचे नाव 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


समाजाला मिळणारे लाभ 


सदर भूसंपादन शाहबाबू शिक्षण संस्थेकरिता असून कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या इमारत 
विस्तारीकरणाकरिता व क्रीडांगणाकरिता सदर जागा वापरण्यात येणार आहे , त्यातून शहराच्या 
शैक्षणिक विकासास मदत होणार आहे . 


अनुसूची- तीन 
बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास : - विस्थापन होत नसल्यामुळे माहिती - निरंक . 
भाग पाडणारी कारणे 

अनुसूची - चार 
सदर भूसंपादन हे पातूर शहराच्या विकास योजनेमधील आरक्षण क्र . ६ - माध्यमिक शाळा विस्तार यासाठी मा . मुंबई उच्च न्यायालयाच्या 
नागपूर खंडपीठाने रिट याचिका क्रमांक ५६४८ -२००५ च्या दिनांक २८ -०४ -२०१५ रोजी दिलेल्या न्यायनिर्णयातील आदेशानुसार करण्यात येत 
असल्यामुळे त्यासाठी सामाजिक प्रभाव निर्धारण करण्याची आवश्यकता नाही. 


अनुसूची - पाच 
विस्थापन होत नसल्यामुळे प्रशासकाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्यामुळे माहिती - निरंक . 


अकोला : 


( अवाच्य ) , 
जिल्हाधिकारी , अकोला . 


दिनांक ३१ ऑगस्ट , २०१५ . 


भाग १ ( अ . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . १०४१ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 
क्रमांक प्र. अ.- भूसं .- अका -कावि- ७९२- २०१५. 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, म 
क्रमांक संकीर्ण ११- २०१४- प्र. क्र . ७७- अ- २, दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) 
याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या, यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढेजिचानिर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात 
यापुढे ज्याचानिर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते . 
ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे .) 

___ आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

___ आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ) ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर १७-२३ , २०१५ / भाद्रपद २६- आश्विन १ , शके १९३७ ४९ 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे, 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे, (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा); 

त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

___ परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचेबुद्धीपुरःसर उल्लंघन केल्यामुळेतिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही . 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उप-नियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून , ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , दारव्हा यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची- एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १- ४७ - २०१४ - २०१५, गाव जांभोरा , ता . दारव्हा, जिल्हा यवतमाळ . 
अ . क्र . भूमापन किंवा गट/ सर्व्हे नंबर 

अंदाजित क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

हे . आर 
१२४ 


२४ 


प्रकल्पाचे नाव 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 
समाजाला मिळणारे लाभ 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
: - जांभोरा, तालुका दारव्हा येथील पाझर तलावाचे कामाकरीता. 

जांभोरा , तालुका दारव्हा येथील पाझर तलावाचे बुडीत क्षेत्राकरिता . 
या प्रकल्पाद्वारे १.२४ हेक्टर जमिनीस सिंचनाचा फायदा होणार असून लाभक्षेत्रातील संबंधीत 
शेतक - यांना सिंचनासाठी फायदा करून घेता येईल व त्यामुळे त्यांचे कृषी उत्पन्नात भर पडून 
जिवनमान उंचवणार आहे. तसेच , भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढण्यास मदत होईल . 


अनुसूची - तीन 
: - विस्थापनाची आवश्यकता नाही. - सबब माहिती निरंक . 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास 
भाग पाडणारी कारणे 


अनुसूची - चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश . ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला) : दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिद्ध महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकिर्ण ०१- २०१५-प्र .क्र .३- अ-२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० - क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सुट देण्यात आलेली आहे . 


अ- एक - १३( १६३२ ). 


५० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १७-२३ , २०१५ / भाद्रपद २६- आश्विन १, शके १९३७ 


अनुसूची -पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात : - प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही . 

आलेल्या अधिका-याचे पदनाम 
( ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : - निरंक . 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची : - निरंक . 

नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या 
अधिसूचनेचा तपशील 


टिप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , दारव्हा यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . १०४२ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
क्रमांक प्र . अ.- भूसं .- अका- कावि- ७९४- २०१५. 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन विभाग 
क्रमांक संकीर्ण ११ - २०१४ -प्र .क्र .७७- अ- २, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ (यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) 
याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 
___ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात 
यापुढेजिचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते , 
ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे . 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावीत भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ) ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे , 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे ,(नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा) ; 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम (४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भारनिर्माण करणार नाही . 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर ,जिल्हाधिका -यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे बुद्धीपुरःसर उल्लंघन केल्यामुळेतिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही . 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम (५ ) अनुसार, जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उप-नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर १७-२३ , २०१५ / भाद्रपद २६- आश्विन १ , शके १९३७ ५१ 


आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , दारव्हा यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची- एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ४- ४७- २०१३ - २०१४ , गाव पळशी , ता . दारव्हा, जिल्हा यवतमाळ . 
अ . क्र . भूमापन किंवा गट/ सर्व्हे नंबर अंदाजित क्षेत्र 

( ३) 


( १ ) 


( २ ) 


हे . आर 


एकूण . . ० ५० 


प्रकल्पाचे नाव 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 
समाजाला मिळणारे लाभ 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
: - पळशी, तालुका दारव्हा येथील अंतरगांव लघु पाटबंधारे योजना डाव्या/ उजव्या कालव्याचे कामाकरीता. 

पळशी, तालुका दारव्हा येथील अंतरगांव लघु पाटबंधारे योजना . 
: - या प्रकल्पाद्वारे ३३१ .०७ हेक्टर जमिनीस सिंचनाचा फायदा होणार असून लाभक्षेत्रातील संबंधीत 

शेतक - यांना सिंचनासाठी फायदा करून घेता येईल व त्यामुळे त्यांचे कृषी उत्पन्नात भर पडून 
जिवनमान उंचवणार आहे . तसेच, भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढण्यास मदत होईल . 


अनुसूची -तीन 
: - विस्थापनाची आवश्यकता नाही. - सबब माहिती निरंक . 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास 
भाग पाडणारी कारणे 


अनुसूची - चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश. ( सामाजिक प्रभावनिर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला ) : दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिद्ध महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकिर्ण ०१ -२०१५-प्र .क्र .३- अ- २, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० - क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आलेली आहे . 


अनुसूची -पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात : - प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही . 

आलेल्या अधिका -याचे पदनाम 
( ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता :- निरंक . 
( क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची :- निरंक . 

नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या 
अधिसूचनेचा तपशील 


टिप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, दारव्हा यांचे कार्यालयामध्ये निरिक्षण करता येईल . 


५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १७- २३ , २०१५/ भाद्रपद २६- आश्विन १ , शके १९३७ 


भाग १ ( अ. वि .पु .). म . शा . रा ., अ . क्र . १०४३. 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
क्र . प्र . अ .- भू . सं .- अ . का .- कावि- ७९४ - अ - २०१५. 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या 
कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना महसुल व वनविभाग 
क्र . संकिर्ण११ - २०१४- प्र .क्र . ७७- अ- २ , दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे 
अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ए ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील 
५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमिन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांना सोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे .) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्यांचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे 
वाटते . ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये दिलेले आहे , 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापण करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन 
मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापण होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमुद करावित .) 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशिल नमुद करावा .) 

___ त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, हि अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाच्या 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

__ परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका -यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यात पुढे ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे .) यांच्या नियम १० च्या उप नियम 
) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्यावती करणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणा असल्याचे देखिल घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-याची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, दारव्हा यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


मालव 


अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 

भू . स .प्र .क्र . २ - ४७- २०१४- २०१५ 
गाव - राजीवनगर , तालुका - दारव्हा , जिल्हा - यवतमाळ 
अनुक्रमांक भूमापन/ गट 

अंदाजित क्षेत्र 
क्रमांक 

( ३ ) 

हे . आर 
४० / १ 

११८ 


( २ ) 


ماردبه 


४१ / १ 
४० / २ 


० ९० 


०९० 


एकूण 


२९८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर १७- २३ , २०१५/ भाद्रपद २६- आश्विन १ , शके १९३७ 


५३ 


अनुसूची – दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: - 


राजीवनगर तालुका दारव्हा येथील पाझर तलावाचे कामाकरीता . 


प्रकल्पकार्याचे वर्णन 


राजीवनगर तालुका दारव्हा येथील पाझर तलावाचे बुडीत क्षेत्राकरीता . 


समाजाला मिळणारे लाभ 


या प्रकल्पाद्वारे २८ .०० हे . आर जमिनीस सिंचनाचा फायदा होणार असून लाभक्षेत्रातील 
संबंधित शेतक -यांना सिंचनासाठी फायदा करून घेता येईल व त्यामुळे त्यांचे कृषी 
उत्पन्नात भर पडून जिवनमान उंचावणार आहे. तसेच भूगर्भातील पाण्याची पातळी 
वाढण्यास मदत होईल . 


अनुसूची – तीन 


: - विस्थापणाची आवश्यकता नाही. सबब माहिती निरंक . 


बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग 
पाडणारी कारणे . 


अनुसूची – चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास 
करणा- या अभिकरणाने दिलेला ) 


: - दिनांक १३ मार्च, २०१५ चे राजपत्रात प्रसिद्ध महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक 

संकिर्ण ०१/ २०१५/ प्र.क्र . ३ / अ- २ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० क नुसार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सुट देण्यात आली आहे . 


अनुसूची – पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचेपदनाम : - 


प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. 


(ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


निरंक . 


निरंक . 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती 

करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 


टीप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, दारव्हा यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( अ . वि .पु.). म . शा . रा ., अ . क्र . १०४४ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्र . प्र. अ.- भू. सं .- अ. का .- कावि-८४५-२०१५. 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करीता उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या 
कलम ३ च्या खंड (इ ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना महसुल व वन विभाग क्र . संकिर्ण११ 
२०१४ -प्र .क्र . ७७- अ - २, दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे .) याद्वारे , असे अधिसूचित 
केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर 
पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश उक्त जमिनी असा करण्यात आला आहे .) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा 
निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा केला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते . ज्याच्या स्वरुपाचे 
विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे , 
अ -एक - ४ ( १६३२ ). 


५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १७- २३ , २०१५/ भाद्रपद २६- आश्विन १ , शके १९३७ 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचेविस्थापण करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन 
मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापण होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमुद करावित . ) 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट -कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशिल नमुद करावा. ) 

___ त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, हि अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाच्या 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यात पुढे ज्यांचानिर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे .) यांच्या नियम १० च्या उप नियम 
( ३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्यावती करणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखिल घोषित करण्यात येत आहे . 

___ आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-याची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, दारव्हा यांना पदनिर्देशीत करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भू. स .प्र.क्र . ३०-४७- २०१३- २०१४ 
गाव - पळशी, तालुका - दारव्हा, जिल्हा - यवतमाळ 
अनुक्रमांक भूमापन / गट 

अंदाजित क्षेत्र 
क्रमांक 
(२) 

हे . आर 
० १०० 
० ०९० 
० ०९० 
०२१० 


e 


0 


०। 


0 


0 


० 


६० 


० 


० १५० 
० १२० 


० 


० ०९० 


0 


6 


० १९० 
० १९० 
० ०९० 
० १८० 
० ३९० 
० १३० 
० ०८० 
० ०८० 
० १०० 


२३१ 


3880 


२३० 


२२९ 
२२८ 


एकूण . . 


२४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर १७- २३ , २०१५ / भाद्रपद २६- आश्विन १ , शके १९३७ 


५५ 


अनुसूची – दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
: - पळशी तालुका दारव्हा येथील अंतरगाव लघु पाटबंधारे योजना डाव्या/ उजव्या कालव्याचे 

कामाकरिता . 


प्रकल्पाचे नाव 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: - पळशी तालुका दारव्हा येथील अंतरगाव लघु पाटबंधारे योजना . 


समाजाला मिळणारे लाभ 


या प्रकल्पाद्वारे ३३१.०७ हे . आर जमिनीस सिंचनाचा फायदा होणार असून लाभक्षेत्रातील 
संबंधित शेतक - यांना सिंचनासाठी फायदा करून घेता येईल व त्यामूळे कृषी उत्पन्नात भर 
पडून जिवनमान उंचावणार आहे . तसेच भूगर्भातील पाण्याचल पातळी वाढण्यास मदत 
होईल . 


अनुसूची – तीन 


: - विस्थापणाची आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक . 


बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग 
पाडणारी कारणे. 


अनुसूची - चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
सामाजिक प्रभावनिर्धारण सारांश ( सामाजिक : दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिद्ध महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक 
प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने संकिर्ण ०१/ २०१५/प्र.क्र . ३ / अ-२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० क नुसार सामाजिक 
दिलेला सारांश.) 

प्रभावनिर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सुट देण्यात आलेली आहे. 


अनुसूची - पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम : - प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. 


( ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


निरंक . 


: - 


निरंक . 


( क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती 

करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 


टीप :- उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , दारव्हा यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( अ. वि . पु.). म . शा . रा ., अ . क्र . १०४५ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ 


कल 


क्र . प्र . अ .- भू . सं .- अ. का .- कावि - ८४६- २०१५. 
ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करीता उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या 

पंड ( इ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना महसुल व वन विभाग क्र . संकिर्ण११ 
२०१४-प्र .क्र . ७७- अ- २, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे .) याद्वारे , असे अधिसूचित 
केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर 
पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते . ज्याच्या 
स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १७- २३ , २०१५/ भाद्रपद २६- आश्विन १ , शके १९३७ 


__ आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे. 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचेविस्थापण करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची तीन 
मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापण होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमुद करावित . ) 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट कलम (१ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशिल नमुद करावा .) 

त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, हि अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाच्या 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही. 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका -यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यात पुढे ज्यांचानिर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम १० च्या उप नियम 
( ३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्यावती करणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखिल घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- याची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , दारव्हा यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भू. स .प्र.क्र . ३१- ४७-२०१३-२०१४ 
गाव - पळशी , तालुका - दारव्हा , जिल्हा - यवतमाळ 
अनुक्रमांक भूमापन / गट 

अंदाजित क्षेत्र 
क्रमांक 
( २ ) 


(३ ) 


हे . आर 


२४९ 
२४८ 
२४७ 


० ०६० 
० ०७५ 
० ०८० 


२४६ 


० १४० 


an:cww 


२४५ 


२०७ 
२०७ 
२४४ 
२०८ 


०३५५ 
० ११५ 
० ११५ 
० १२५ 
० ०२५ 


० १०० 


२०८ 


d 


२१० 


० ०४० 
० ०४० 
० १९० 
० २२० 
०४२० 
०४२० 


२११ 
२१२ 


2 


एकूण . . 


२५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर १७- २३ , २०१५/ भाद्रपद २६- आश्विन १ , शके १९३७ 


५७ 


अनुसूची – दोन 


प्रकल्पाचे नाव 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
: - पळशी तालुका दारव्हा येथील अंतरगाव लघु पाटबंधारे योजना डाव्या / उजव्या कालव्याचे 

कामाकरिता. 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: - पळशी तालुका दारव्हा येथील अंतरगाव लघु पाटबंधारे योजना 


समाजाला मिळणारे लाभ 


या प्रकल्पाद्वारे ३३१.०७ हे . आर जमिनीस सिंचनाचा फायदा होणार असून लाभक्षेत्रातील 
संबंधित शेतक -यांना सिंचनासाठी फायदा करून घेता येईल व त्यामुळे कृषी उत्पन्नात भर 
पडून जिवनमान उंचावणार आहे . तसेच भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढण्यास मदत 
होईल . 


अनुसूची – तीन 


: - विस्थापणाची आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक . 


बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग 
पाडणारी कारणे. 


अनुसूची – चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ( सामाजिक : दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिद्ध महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक 
प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने संकिर्ण ०१/ २०१५/प्र.क्र . ३/ अ-२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० ( क ) नुसार 
दिलेला सारांश .) 

सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सुट देण्यात आलेली आहे . 


अनुसूची – पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम : - प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. 


( ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


निरंक . 


निरंक . 


( क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती 

करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 


टीप :- उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , दारव्हा यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


दिनांक १७ ऑगस्ट , २०१५ . 


भाग १ ( अ .वि . पु .) . म . शा . रा ., अ . क्र . १०४६ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
क्र . प्र. अ.- भू. सं .- अ . का .- कावि - ८९०- २०१५. 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करीता उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या 
कलम ३ च्या खंड ( इ ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना महसुल व वन विभाग क्र . संकिर्ण११ 
२०१४-प्र .क्र . ७७- अ - २, दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे .) याद्वारे , असे अधिसूचित 
केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर 
पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


अ - एक -१५ ( १६३२) . 


५८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १७- २३ , २०१५/ भाद्रपद २६- आश्विन १ , शके १९३७ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे .) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते . ज्याच्या 
स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीन 
मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमुद करावीत .); 

आणि ज्याअर्थी सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चार मध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशिल नमुद करावा.) ; 

त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , हि अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाच्या 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका -यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातुन सुट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका -यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात पुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम १० च्या उप 
नियम ( ३ ) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्यावती करणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखिल घोषित करण्यात येत 
आहे . 

आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - याची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, दारव्हा यांना पदनिर्देशीत करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ११- ४७- २०१३- २०१४ , 

गाव - कोहळ , तालुका - नेर , जिल्हा - यवतमाळ . 
अनुक्रमांक भूमापन/ गट 

अंदाजित क्षेत्र 
क्रमांक 

(३ ) 

हे . आर 
२६२ 

००१८ 
२६१ 

०२६२ 


एकूण . . 


० २८० 


प्रकल्पाचे नाव 


प्रकल्प कार्याचेवर्णन 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
: - कोहळ लघू पाटबंधारे योजना मौजे कोहळ तालुका नेर जिल्हा यवतमाळ . 
: - कोहळ तालुका नेर येथील पूनर्वसित गावठाण जाण्याकरीता पोच रस्त्याच्या कामाकरीता . 

या प्रकल्पाद्वारे पूनर्वसित गावठाण कोळळ ता . नेर येथे जाण्याकरीता पोच रस्त्याचे कामामूळे 
पूनर्वसित गावक -यांना गावात पोचण्याकरीता फायदा करुन देता येईल . व त्यामूळे त्यांना 
जिवनावश्यक वस्तूंचे दळणवळण करण्यास मदत होईल . 


समाजाला मिळणारे लाभ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर १७-२३ , २०१५ / भाद्रपद २६- आश्विन १ , शके १९३७ 


५९ 


अनुसूची - तीन 


: - विस्थापणाची आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक . 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग 
पाडणारी कारणे . 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिद्ध महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक 
संकिर्ण ०१- २०१५-प्र . क्र . ३- अ- २, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० ( क ) नुसार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतूदी लागू करण्यापासून सुट देण्यात आलेली आहे . 


प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने 
दिलेला .) 


अनुसूची – पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम : प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही . 
( ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

निरंक . 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती 

: - निरंक . 
करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 


प्रशासनाच्या 


| चा पत्ता 


: 


टीप :- उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, दारव्हा यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


दिनांक १९ ऑगस्ट , २०१५ . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) . म . शा . रा ., अ . क्र . १०४७ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक प्र . अ .- भू . सं .- अ. का .- कावि - ३०३- २०१५. 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करीता उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या 
कलम ३ च्या खंड ( इ ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्र . संकिर्ण११ 

०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे .) याद्वारे , असे अधिसूचित 
केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर 
पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे .) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते . ज्याच्या 
स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे ; 

___ आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीन 
मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमुद करावीत .); 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम (१ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशिल नमुद करावा.); 


६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १७- २३ , २०१५/ भाद्रपद २६- आश्विन १, शके १९३७ 


त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, हि अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाच्या 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातुन सुट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार ,जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र )नियम , २०१४ ( यात पुढे ज्यांचानिर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे .) यांच्या नियम १० च्या उप 
नियम ( ३ ) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्यावती करणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखिल घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमा खालील 
जिल्हाधिका- याची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन) , लाभ क्षेत्र यवतमाळ , जिल्हाधिकारी कार्यालय , यवतमाळ यांना पदनिर्देशीत करीत आहे . 

अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक जुना ७- ४७ - २०१२ - २०१३, 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक नवीन २-४७-२०१५- २०१६ , 

गाव - गोरेगांव , तालुका - दारव्हा, जिल्हा - यवतमाळ . 
अनुक्रमांक भूमापन / गट 

अंदाजित क्षेत्र 
क्रमांक 


( ) 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 
०२४ 


१६३ 
१६४/ १ 


० 


scwo 


१६४/ २ 


० 


११६ 


० 


११८ 


० 


एकूण . . 


० ९२ 


अनुसूची – दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
: - साठवण तलाव कुपटा ( संग्राहक ) ल . पा . योजना . 


प्रकल्पाचे नाव 


प्रकल्प कार्याचेवर्णन 


: - 


कुपटा ( संग्राहक ) ल . पा . योजना बुडीत क्षेत्रात बाधित होणा- या कुपटा ते गोरेगांव गाव 
रस्त्यासाठी पर्यायी रस्ता व नाला रुंदीकरण या कामासाठी संपादीत करावयाचा जमीनीचा 
भूसंपादन प्रस्ताव . 


समाजाला मिळणारे लाभ 


या प्रकल्पाद्वारे २४९ हेक्टर जमिनीस सिंचनाचा फायदा होणार असून लाभक्षेत्रातील 
संबंधीत शेतक- यांना सिंचनासाठी फायदा करून घेता येईल व त्यामुळे त्यांचे कृषी 
उत्पन्नात भर पडून जिवनमान उंचवणार आहे . तसेच भूगर्भातील पाण्याची पातळी 
वाढण्यास मदत होईल . 


अनुसूची – तीन 


: - विस्थापनाची आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक . 


बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग 
पाडणारी कारणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर १७- २३ , २०१५/ भाद्रपद २६- आश्विन १ , शके १९३७ 


सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ( सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने 
दिलेला.) 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
: - दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिद्ध महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक 

संकिर्ण ०१ - २०१५-प्र .क्र . ३- अ- २, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० - क नुसार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सुट देण्यात आलेली आहे . 


अनुसूची – पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम : प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. 
(ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

: - निरंक 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती 

निरंक 
करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 


टीप :- उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), लाभ क्षेत्र , यवतमाळ जिल्हाधिकारी कार्यालय , यवतमाळ यांचे कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( अ.वि .पु.). म. शा . रा ., अ . क्र . १०४८ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक प्र . अ.- भू . सं .- अ . का .- कावि - ३०४- २०१५. 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्र . 
संकिर्ण ११ - २०१४- प्र .क्र . ७७- अ- २ , दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे .) याद्वारे , असे 
अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील 
५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे .) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा केला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते . ज्याच्या 
स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची -तीन 
मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमुद करावीत.); 

आणि ज्याअर्थी सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चार मध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशिल नमुद करावा.) ; 

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाच्या 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल . 


अ- एक -१६ ( १६३२). 


६२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर १७-२३ , २०१५/ भाद्रपद २६- आश्विन १ , शके १९३७ 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका -यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात पुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे .) यांच्या नियम १० च्या उप - नियम 
( ३ ) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्यावती करणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखिल घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका -याची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), लाभ क्षेत्र , यवतमाळ जिल्हाधिकारी कार्यालय , यवतमाळ यांना पदनिर्देशीत 
करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक जुना ४- ४७- २०१२ -२०१३ , 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक नवीन ४- ४७- २०१५- २०१६ , 
गाव - तेलगव्हाण , तालुका - दारव्हा, जिल्हा - यवतमाळ. 
अनुक्रमांक भूमापन/ गट 

अंदाजित क्षेत्र 
क्रमांक 


( ३ ) 


ã 


हे . आर 


o 


r 


० 


in 


० 


so 


० 


o 


० 


० 


एकूण . . ४९३ 


अनुसूची – दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: - 


तेलगव्हाण पाझर तलाव . 


| माण पाझरत 


प्रकल्प कार्याचेवर्णन 


पाझर तलावाचे काम . 


समाजाला मिळणारे लाभ 


या प्रकल्पाद्वारे २४९ हेक्टर जमिनीस सिंचनाचा फायदा होणार असून लाभक्षेत्रातील 
संबंधीत शेतक- यांना सिंचनासाठी फायदा करून घेता येईल व त्यामुळे त्यांचे कृषी 
उत्पन्नात भर पडून जिवनमान उंचवणार आहे . तसेच भूगर्भातील पाण्याची पातळी 
वाढण्यास मदत होईल . 


अनुसूची – तीन 


: - विस्थापनाची आवश्यकता नाही . सबब माहीती निरंक . 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग 
पाडणारी कारणे . 


सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ( सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने 
दिलेला .) 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
: - दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिद्ध महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक 

संकिर्ण ०१- २०१५-प्र .क्र . ३- अ- २, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० - क नुसार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सुट देण्यात आलेली आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर १७- २३ , २०१५/ भाद्रपद २६- आश्विन १ , शके १९३७ 


६३ 


अनुसूची – पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम : - 


प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. 


( ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


निरंक . 


:- 


निरंक . 


( क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती 

करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 


टीप :- उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), लाभ क्षेत्र , यवतमाळ जिल्हाधिकारी कार्यालय , यवतमाळ यांचे कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल . 


दिनांक २६ मे , २०१५ . 


भाग १ ( अ .वि . पु .). म . शा . रा ., अ . क्र . १०४९ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक प्र. अ .- भू. सं .- अ . का .- कावि- ५२५- २०१५ . 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करीता उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या 
कलम ३ च्या खंड ( इ ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्र . संकिर्ण११ 
२०१४ -प्र . क्र . ७७- अ - २, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे .) याद्वारे , असे अधिसूचित 
केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर 
पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमिनी संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमिनी ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे .) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते . ज्याच्या 
स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापण करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- तीन 
मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमुद करावीत .) 

आणि ज्याअर्थी सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची -पाच मध्ये दिलेला आहे (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशिल नमुद करावा.); 

त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , हि अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाच्या 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सुट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार ,जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यात पुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे .) यांच्या नियम १० च्या उप-नियम 
( ३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्यावती करणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखिल घोषित करण्यात येत आहे . 


६४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर १७-२३ , २०१५/ भाद्रपद २६ - आश्विन १ , शके १९३७ 


आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमा खालील 
जिल्हाधिका -याची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), लाभ क्षेत्र, यवतमाळ जिल्हाधिकारी कार्यालय , यवतमाळ यांना पदनिर्देशीत करीत आहे. 

अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक जुना ८ - ४७ - २०१२ - २०१३ , 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक नवीन ५- ४७ - २०१५- २०१६, 


गाव - सावरगांव बं ., तालुका - पुसद , जिल्हा - यवतमाळ. 


अनुक्रमांक 


अंदाजित क्षेत्र 


भूमापन/ गट 
क्रमांक 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


३९० 


३९१ 


३९२ 


३९४ 
३९५ 
४२१ 


४२२ 


४२३ 


३९६ 


एकूण . . ७१७ 


अनुसूची – दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


: - 


सावरगांव (बंगला) साठवण तलाव . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


सावरगांव (बंगला ) साठवण तलावाचे बांधकाम करीता . 


समाजाला मिळणारे लाभ 


या प्रकल्पाद्वारे ७. १७ हेक्टर जमिनीस सिंचनाचा फायदा होणार असून लाभक्षेत्रातील 
संबंधीत शेतक - यांना सिंचनासाठी फायदा करून घेता येईल व त्यामुळे त्यांचे कृषी 
उत्पन्नात भर पडून जिवनमान उंचवणार आहे. तसेच भूगर्भातील पाण्याची पातळी 
वाढण्यास मदत होईल . 


अनुसूची – तीन 


: - विस्थापनाची आवश्यकता नाही . सबब माहीती निरंक . 


बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग 
पाडणारी कारणे. 


सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ( सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने 
दिलेला.) 


अनुसूची – चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
: - दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिद्ध महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक 

संकिर्ण ०१- २०१५-प्र .क्र . ३- अ -२, नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १०- क नुसार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सुट देण्यात आलेली आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर १७-२३ , २०१५ / भाद्रपद २६- आश्विन १ , शके १९३७ 


६५ 


अनुसूची – पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम : - प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. 
(ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

निरंक . 


निरंक . 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती 

करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 


टीप : - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , लाभ क्षेत्र , यवतमाळ जिल्हाधिकारी कार्यालय , यवतमाळ यांचे कार्यालयामध्ये 
निरीक्षण करता येईल . 


यवतमाळ : 


सचिंद्र प्रताप सिंह , 


दिनांक २७ जुलै २०१५ . 


जिल्हाधिकारी , यवतमाळ . 


भाग १ ( अ. वि . पु .) . म . शा . रा ., अ . क्र . १०५० . 

___ उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्र . उविअ- भूसं -एल. क्यु ४७ - २३ -चिंचखेड खु - २०१२- २०१३ . 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
( ज्याचा उल्लेख पुढे “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे .) च्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्र . संकिर्ण ११ - २०१४- प्र . क्र . ७७- अ - २ , दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात या 
पुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे.) याद्वारे , असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ओ) मध्ये 
व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमिनी संपादन करण्याच्या 
संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचेमानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अकोला जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमिनी ( या पुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे.) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते, ( ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे.) 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट- कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र . ३८ , दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये ८४ खेडी ग्रामिण व पाणीपुरवठा योजना प्रकल्पांना 
उक्त अधिनियमांच्या प्रकरण - दोन व तीन यांच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी समाजीक प्रभाव निर्धारण 
करण्याची आवश्यकता उरलेली नाही ; 

आणि , ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल , सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे ; 

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, हि अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाच्या 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका -यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातुन सुट देता येईल ; 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यात या पुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे.) यांच्या नियम १० चा 
उपनियम ( ३) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखिल घोषित करीत आहेत ; 
अ- एक -१७ ( १६३२). 


६६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर १७-२३ , २०१५/ भाद्रपद २६- आश्विन १ , शके १९३७ 


तसेच उक्त अधिनियमांच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, अकोला उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिका-याची 
कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, अकोट यास पदनिर्देशीत केले आहे . 


अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 


अनुक्रमांक 


सर्व्हे नं . / गट नं . 


अंदाजित क्षेत्र 


गाव व प्रकरणाचा तपशील 


हे . आर 


- 


३६ 


४ 


३७/ १ , ३७/ २ 
३८ / १, ३८ / १अ , ३८ / १ब , 
३८ / २ 
३९ / १ , ३९ / २, ३९ / ३ 
४० 


शहापुर बृहत ल . पा . योजने 
अंतर्गत प्रकल्पाच्या लघुकालवा व 
वितरीका मुख्यधरणाचे बांधकामा 
करीता. 
भू. स .प्र. क्र . एलएक्यू- ४७- २३ 
चिंचखेड खु- २०१२ -२०१३. 


० 


०३० 


५ 


७ 


४१ / १ , ४१ / २ , ४१/ ३, ४१ / ४ 
४२/१/२, ४२/ ३ 


७ 


अनुसूची – दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
: - शहापुर बृहत ल . पा . योजने अंतर्गत प्रकल्पाच्या लघुकालवा व वितरीका मुख्यधरणाचे 

बांधकामाकरीता . 


प्रकल्पाचे नाव 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


अकोला जिल्ह्यातील मौजे पणज , ता . अकोट या गावाजवळून वाहणा- या स्थानिक नाल्या व 
शहापुर बृहत योजनेचे बांधकाम प्रगतीपथावर आहे . या धारणांची लांबी ५५१० मि . एवढी 
असुन ऊंची १७- १३ मि . आहे . 


समाजाला मिळणारे लाभ 


धरणाची एकूण साठवणूक क्षमता ७. ७९० द . ल . घ. मी . आहे . सिंचन सोई उपलब्ध 
करण्याच्या दृष्टीने हि योजना अंत्यत उपयुक्त आहे . प्रकल्पाची सिंचन क्षमता १३७३ हे. 
आहे . या योजनेमुळे अकोट तालुक्यातील एकूण ८ ( आठ ) गावांना कालव्याद्वारे सिंचनाचा 
फायदा होणार आहे . तसेच प्रकल्पातील ० .८८ द . ल . घ . मी . पाणी पिण्याकरीता व 
औद्योगीक वापराकरीता आरक्षीत करण्यात आले आहे . त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याचा 
कायम स्वरूपी प्रश्न सुटणार आहे . धरण पूर्ण झाल्यावर खाजगी व्यवसाय उदा . मत्सव्यवसाय 
व इतर अनुषंगीक व्यवसाय सुरू होण्यास मदत होईल . 


अनुसूची – तीन 


सदर प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्रामुळे कोणतेही गाव बाधीत होत नाही . 


बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग 
पाडणारी कारणे . 


सामाजिक प्रभावनिर्धारणाचा सारांश 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या 
अभिकरणाने दिलेला. ) 


अनुसूची – चार 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्रमांक ३८ , दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वये सिंचन 
प्रकल्पांना समाजिक प्रभाव निर्धारणा पासुन सुट दिली असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण 
करण्यात आलेले नाही त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशीत करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही . 


अनुसूची – पाच 
विस्थापन होत नसल्यामुळे व प्रशासकाची नेमणूक झालेली नसल्यामुळे माहिती-निरंक . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर १७-२३ , २०१५ / भाद्रपद २६- आश्विन १ , शके १९३७ 


६७ 


। 


ळण्याचा व पपार 


भाग १ ( अ. वि . पु.). म. शा . रा ., अ . क्र . १०५१ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 

क्र . उविअ - भूसं- एल. क्यु ४७-२८ -भिलखेड - ७९८-२०१५ -२०१६. 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
( ज्याचा उल्लेख पुढे “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे .) च्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्र . संकिर्ण ११ - २०१४- प्र .क्र . ७७- अ- २ , दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात या 
पुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे .) याद्वारे , असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ओ ) 
मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमिनी संपादन करण्याच्या 
संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अकोला जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमिनी ( या पुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे .) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते, ( ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे.) 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट- कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्र . ३८ , दिनांक १३ मार्च, २०१५ अन्वये ८४ खेडी ग्रामिण व पाणीपुरवठा योजना प्रकल्पांना 
उक्त अधिनियमांच्या प्रकरण दोन व तीन यांच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आली असल्यामुळे या प्रकल्पासाठी समाजीक प्रभाव निर्धारण 
करण्याची आवश्यकता उरलेली नाही ; 

आणि , ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम ( १) अन्व्ये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल , सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे . 

त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , हि अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पुर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाच्या 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातुन सुट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ५) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यात या पुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे .) यांच्या नियम १० चा 
उपनियम ( ३ ) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्यावती करणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखिल घोषित करीत 
आहेत . 


तसेच उक्त अधिनियमांच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , अकोला उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिका- याची 
कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, अकोट यास पदनिर्देशीत केले आहे . 


अनु. 


क्रमांक 
( १) 


स नं ./ 
गट नं . 
(२) 


अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
अंदाजित क्षेत्र 

गाव व प्रकरणाचा तपशील 
संयुक्त मोजणी नुसार 

( ४ ) 
हे . आर 
० ८९ ( संयुक्त मोजणी नुसार ) विशेष दुरुस्ती पाझार तलाव भिलखेड 
०६० ( संयुक्त मोजणी नुसार) (दिपमाळ ) ता . अकोट , जि . अकोला . 
०४६ ( संयुक्त मोजणी झालेली नाही) भू. सं .प्र . क्र . एलएक्यू- ४७- २८ -भिलखेड 

२०१२ - १३. 


(३) 


0 


» 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर १७- २३ , २०१५ / भाद्रपद २६- आश्विन १ , शके १९३७ 


अनुसूची – दोन 


प्रकल्पाचे नाव 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

विशेष दुरूस्ती पाझार तलाव भिलखेड ( दिपमाळ) , 
ता . अकोट , जि . अकोला. 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


विशेष दुरुस्ती पाझार तलाव भिलखेड (दिपमाळ ) , ता . अकोट , जि . अकोला . 


समाजाला मिळणारे लाभ 


सिंचन व पिण्याच्या पाण्यासाठी . 


अनुसूची – तीन 


: - विस्थापन होत नसल्यामुळे माहिती निरंक . 


बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग 
पाडणारी कारणे . 


अनुसूची - चार 


: - 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या 
अभिकरणाने दिलेला .) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण क्रमांक ३८ , दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वये सिंचन 
प्रकल्पांना समाजिक प्रभाव निर्धारण पासुन सुट दिली असल्यामुळे सामाजिक प्रभाव निर्धारण 
करण्यात आलेले नाही त्यामुळे त्याचा सारांश प्रकाशीत करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही . 


अनुसूची – पाच 


विस्थापन होत नसल्यामुळे व प्रशासकाची नेमणूक झालेली नसल्यामुळे माहिती-निरंक . 


आकोट : 
दिनांक २७ ऑगस्ट , २०१५ . 


( अवाच्य ) , 
उपविभागीय अधिकारी तथा , 
भूसंपादन अधिकारी , अकोट . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


